Reg. No. NP CITY/236/ 2015-17 


COM 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

__ असाधारण 

प्राधिकृत प्रकाशन 
वर्ष २, अंक २५] मंगळवार, ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ [ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १८ .०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ९६ . 

__ जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -न .प .- २०१६ / प्र .क्र . १० / का .- ०६ , दिनांक १५ जून , २०१६ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) च्या 
कलम १० पोट -कलम ( १ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे तुमसर नगर परिषद क्षेत्र जितक्या 
प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
मागासवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १२/ अका-२/ नपाप्र / कावि / ६३३/ २०१६, दिनांक २७ जून , 
२०१६ च्या पत्राच्या अनुषंगाने प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र अधिनियम, ( ४०) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे 
उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून 
मी , डॉ . अभिजीत चौधरी , जिल्हाधिकारी , भंडारा, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १२- अका- २ - नपाप्र - कावि- ८०५ - २०१६. 
___ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम ९ , पोट- कलम ( २ ) 
अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग, नागपूर यांनी केलेल्या क्रमांक एम . यु. एन . १९ ( ३)-सीआर ६-२०१६, दिनांक १३ मे , 
२०१६ च्या आदेशान्वये त्यांनी तुमसर नगर परिषदेच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
ना .- एक - अ - १ ( १४०९ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


( ३ ) सर्वसाधारण ( अनुक्रमांक १ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक २ १२ 

समोरील नमूद केलेल्या जागा) 
( ४ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

१२ 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
उपरोक्त क्रमांक (४ ) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), (ब ) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ६ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची 

संख्या ( अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (५ ) 

समोरील नमूद केलेल्या जागा .) 

२ . त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ - न. प . २०१६- प्र . क्र . १० - का - ६ , दिनांक १५ जून , 
२०१६ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट- कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . अभिजीत चौधरी , जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे उक्त तुमसर नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल 
त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

परिशिष्ट- ३ 
तुमसर नगर परिषद , सार्वत्रिक निवडणूक सन २०१६-१७ 

प्रभाग निहाय लोकसंख्या , प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 
प्रभाग प्रभागाचे नाव , प्रभागाची एकूण जागा प्रभागाची व्याप्ती ( Descriptionof प्रभागाची व्याप्ती ( Description of आरक्षणाची स्थिती , किती जागा 
क्रमांक असल्यास लोकसंख्या , क्र . boundary of the Ward ) boundary of the Ward ) कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे , — अनु . 
( Ward ( Name of अनु. जातीची (Seat ( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) ( North, East, South, West ) जाती/ अनु . जमाती/नागरिकांचा 
No.) the Ward लोकसंख्या, No. ) in Marathi 

in English 

मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
if any ) अनु. जमातीची 

( अनु. जाती/ अनु. जमाती/ नागरिकांच्या 
लोकसंख्या 

मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी धरून ) 

Reservation Category 
SC , ST , OBC , Women in 

SC , ST,OBC , Category 
( १) (२) (३) (४) । 

_ ( ७ ) 
Total-4026, १ - अ उत्तर – श्री . लिलाधर पहाडे यांचे North - Shri Liladhar Pahade १ - अ - अनुसूचित जाती 
S. C . 2219 , १- ब घरापासून ( नगरपालिका सीमा 

_ his house to Lord Lady १ - ब - सर्वसाधारण ( महिला). 
S . T . 128 अंतर्गत )ते लॉर्ड लेडी हायस्कूल 

High School (Pipra Road ) 

after crosing road Block 
( पिपरा रोड ) पिपरा रोड 

No. 4 ( 1) Corner House to 
ओलांडून पूर्वेकडे गोसाई 

Gosai Tallab corner to 
तलावाच्या किना- याने होत Smt. Chandabai Uikey 
श्रीमती चंदा उईके यांचे घरा 

House. 


पर्यंत . 


पूर्व — श्रीमती चंदा उईके यांचे घरा - East - Smt. Chandabai Uikey 

पासून न . पा . रस्ता ओलांडून her house to after cross 
न . पा . सार्वजनिक शौचालय 

ing road to Mpl. Public 

latrine to Vishal High 
ते विशाल हायस्कूल कटंगी 

School. 
रोडपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


३ 


(१) 


(२) 


(३) 


परिशिष्ट-३ – चालू 
(४) ( ५ ) 
दक्षिण — विशाल उच्च माध्यमिक South - Vishal High School to 
शाळा ते इंदुताई उच्च 

Indutai High School to 

Karanjkar Sir his house 
माध्यमिक शाळा ते कारंजकर 

to Mukbadhir High 
गुरुजी यांचे घर ते मुकबधीर School to Shri Mahavir 
शाळा ते सरळ महावीर प्रसाद Prasad Agrwal Saw Mill 
अग्रवाल यांचे सॉ मिल ते 

to Mehgaon road 

Tumani Nala Mpl. Limit . 
मेहगांव रोड टुमणी नाला व 
न . पा . सीमापर्यंत . 


पश्चिम - टुमणी नाला मेहगांव रोड 

ते श्री . लिलाधर पहाडे यांचे 
घरापर्यंत . 


West — Tumani Nala Mehgaon 

road to Shri Liladhar 
Pahade his House . 


२- अ - अनुसूचित जाती 

( महिला) . 


Total-4086, २- अ उत्तर तहसीलदार यांचे पडके क्वॉर्टर 
S . C . 1634, २ - ब ते ( नगरपालिका सीमा अंतर्गत ) 
S . T. 35 

न . प . पंधरा खोली ते गोपाल 
वाडी ते उत्तरेकडे शेत शिवार 
होत नगर पालिका सीमेने 
सिहोरा रोड वरील श्री . जैपुरीया 
यांचे फार्म हाऊस ते सिहोरा 
रोडपर्यंत . 


North _ Tahsildar Quarter to 

15 Kholi to Gopal Wadi 
to Municipal Limit 
agriculture land to Shri 
Jaipuriya Farm House to 
Sihora Road . 


२ - ब - सर्वसाधारण 


पूर्व - श्री . जैपुरीया यांचे फार्म हाऊस East - Shri Jaipuriya Farm 

( सहोरा रोड) ते श्री . अशोक House (Sihora Road ) to 
भांडके यांचे घर ते न . प . 

Shri Ashok Bhandke 

House to Mpl. Public 
सार्व. शौचालयपर्यंत . 

latrine. 
दक्षिण — सिहोरा रोड न . प . South _ Sihora Road Mpl. Pub 
सार्वजनिक शौचालय ते बडा 

lic Latrine to Bada Bajar 

Chouk , Shri Hanuman 
बाजार चौक , हनुमान मंदीर 

Mandir to crossing Yerli 
ते येरली रोड ओलांडून चौकात 

Road , SatiMata Mandir 
राणी सती मंदीर ते श्री . कुंभारे to Kumbhare Savkar his 
सावकार यांचे घर ते कटंगी 

House to Katangi Road , 

Mpl. Public latrine to 
रोड ने न . प . शौचालय ते 

Bhumi Abhilekh Office . 
तहसील भूमि अभिलेख 

कार्यालयापर्यंत . 
पश्चिम तहसील भूमि अभिलेख West BhumiAbhilekh Office 

कार्यालय ते उत्तरेकडे तहसीलदार to Tahsildar Quarter. 
यांचे पडके क्वॉर्टर. 


Total - 4001 , ३- अ उत्तर – श्री . सुरेन्द्र शालीकरामजी 
S . C . 356, ३ - ब कुंभारे यांचे घरापासून ते 
S . T . 50 

पूर्वेकडे सरळ रोडने श्री . शेख 
यांचे पडके मकान ते रस्ता 

ओलांडून श्री . शालीकराम 
चिंधालोरे यांचे घर ते 
बडाबाजार चौक , श्री कुंडलीक 
बाबुराव देशमुख यांचे चहा पान 
दुकान ( श्री . निलकंठ कुंभारे 


North - Shri Surendra ३- अ - नागरिकांचा मागास 

Shalikramji Kumbhare प्रवर्ग ( महिला ) . 
his House to Shri Sheikh 

३- ब - सर्वसाधारण 
his House after crossing 
Mpl. Road to Shri 
Shalikram Chindhalore 
his house to Bada Bajar 
Chouk , Shri Kundlik 
Baburao Deshmukh his 
hotel (Shri Nilkanth 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३ - चालू 


यांचे घर ) ते रोड ओलांडून Kumbhare House) to af 
मोठाबाजार चौक , श्री . दिनेश ter crossing Sihora Road 
भिवगडे यांचे घर ते सरळ 

Shri Dinesh Bhivgade 

his House to Shri 
सिहोरा रोडने ठवरे पुतळ्या 

Shrikant Bhondekar his 
जवळ श्री . श्रीकांत भोंडेकर यांचे 

House ( Thaware Statue) 
घरापर्यंत . 
पूर्व - श्री . श्रीकांत भोंडेकर यांचे East _ Shri Shrikant Bhondekar 
घरापासून ते श्री . गोपाल पांडे 

his house to Shri Gopal 
यांचे घर ते रोड ओलांडून 

Pande his house to after 
मालवीय शाळा ते बोरी रोड 

crossing Sihora Road to 

Mpl. Malviya Pry . 
ने श्री . सुरेश ढोके यांचे घरा 

School, Bori Road to 
जवळचे श्री . हनुमान मंदीर ते Hanuman Mandir Near 
उजव्या हाताने तलावाच्या Shri Suresh Dhoke his 
पारीवरील मकान घेत श्री . house to righthand side 
प्रेमलाल गारे यांचे मकान 

of Talav corner to Shri 

PremlalGoure his house 
उजव्या हाताने श्रीमती सुशिला 

to after crossing Mpl. 
बिरोले यांचे घर ते रस्ता 

Road to Shri Prince 
ओलांडून श्री .प्रिंस लांजेवार Lanjewar his compound 
यांचे घराचे मागील कंपाऊंड wall to Smt Kiran 
ते श्रीमती किरण लांजेवार यांचे 

Lanjewar house to after 
घर ते रस्ता ओलांडून श्री प्रदीप 

crossing Road Shri 

Pradip Bhure his house 
भुरे यांचे घर ते श्री . हनुमान 

to ShriHanuman Mandir 
मंदीर (शिवमंदीर रोड ) पर्यंत . 

( Shiv Mandir Road) . 
दक्षिण - श्री हनुमान मंदीर (शिव South _ Shri Hanuman Mandir 

मंदीर रोड ) ते श्री . सुरेन्द्र (Shiv Mandir Road ) to 
पाटील यांचे घर ते श्री . 

Shri Surendra Patil his 

house to Shri Shamrao 
शामराव गभणे यांचे दुकान 

Gabhane his house and 
व घरापर्यंत . 

Shop. 
पश्चिम – श्री . शामराव गभणे यांचे । 

Tula TOTU zit West — Shri Shamrao Gabhane 
घर ते एच . डी . एफ . सी . 

his house and Shop to 

H . D . F .C . Bank to Jain 
बँक ते जैन मंदीर ते रस्ता 

Mandir to after crossing 
ओलांडून श्री . राकेश गिरी यांचे Shri Rakesh Giri his 
घर ते न . पा . मुक्ताबाई शाळा house to Mpl. Muktabai 
ते सिहोरा रोड ओलांडून 

Pry. School after cross 

ing Road Mpl. Chief 
न . पा . मुख्याधिकारी यांचे पडके 

Officer Quarter to Shri 
क्वॉर्टर ते श्री . कमलेश 

Kamelesh Lanjewar his 
लांजेवार यांचे घर ते कटंगी house after crossing Teli 
रोड ओलांडून तेली साहु समाज Sahu Samaj Sanstha 
संस्था ( गांधी पुतळा ) ते श्री . 

(Gandhi Statue) to Shri 

Salikram Malewar his 
शालीकराम मलेवार यांचे घर 

house to right hand side 
ते उजव्या हाताने श्री . फागुजी 

Shri FagujiGaidhane his 
गायधने यांचे मकान ते श्री . house to Shri Tibudeji 
तिबुडे यांचे घर ते सरळ न . पा . house to Koshti Samaj 
रोडनी कोष्टी समाज पंत संस्था 

Pant Sanstha to Shri 
ते श्री . भैय्यालाल हाडगे यांचे 

Bhaiyalal Hadge house 

after crossing Road to 
घर ते रोड ओलांडून श्री . 

Shri Surendra Kumbhare 
सुरेन्द्र कुंभारे यांचे घरापर्यंत . 

his house. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


५ 


परिशिष्ट - ३ - चालू 


( ७) 


Total-4134, ४- अ उत्तर — श्री . दिलीप भांडेंकर ( संत 
S . C . 591, ४- ब रविदास वाचनालय) यांचे घर 
S . T. 51 

ते सरळ सिहोरा रोडनी श्री 
माता मंदीर ते श्री संत रविदास 
हॉल ते श्री . शालीक भोंडेकर 
यांचे घर ते नवरगांव रोडने 
संत रविदास प्राथमिक शाळा 
ते न . पा . सीमांतपर्यंत . 


North - Shri Dilip Bhondekar ४ - अ - नागरिकांचा मागास 

his House (Sant प्रवर्ग ( महिला ) 
Ravidas Library ) to 

४- ब - सर्वसाधारण 
Sihora Road Mata 
Mandir to Shri Sant 
Ravidas Hall to Shri 
Salik Bhondekar his 
House to Navargaon 
Sant Ravidas Pry . School 
to Mpl. Limit. 


पूर्व - नवरगांव रोडवरील न . पा . 

सीमांत ते शेतशिवार होत बोरी 
रोड न . पा . सार्व. शौचालय 
ते शेतशिवार होत कोष्टी रोड 
वरील न . पा . सीमांत ते शेत 
शिवार होत तलावाच्या 
किना- यावर शिव मंदीर 
पर्यंत . 


East - Navargaon Road Mpl. 

Limit to Agriculture land 
to Bori Road Mpl. Pub 
lic Latrine to Agriculture 
land to Kosti Road Mpl. 
limit to Shiv Mandir. 


दक्षिण — शिव मंदीर ते तलावाच्या South _ Shiv Mandir and 
आतील भागानी सिमेंट रोड 

Talav to after crossing 

Road Shri Nikhade his 
ओलांडून तलावाचा पारीवर 

House ( Public Boring) to 
श्री . निखाडे यांचे पडके मकान Asif General Stores 
( सार्वजनिक बोरींग जवळ ) 

to Shri Shamrao Bande 

buche his House. 
ते आसीफ जनरल स्टोर्स 
ते कोप- यावरील श्री . शामराव 
बांडेबुचेयांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम – श्री . शामराव बांडेबुचे यांचे 

घरापासून ते श्रीमती लिलाबाई 
लाडसे यांचे कवलारु मकान 
ते श्री . दामाजी सिंगनजुडे यांचे 
घर ते सरळ गल्लीने उजवे 
हातावर कोप-याच्या खाली 
प्लॉट ते उजव्या हातावर डॉ . 
बाबासाहेब आंबोड कर 
वाचनालय ( बौद्ध विहार ) ते 
श्री . राजु गौरे यांचे घर 
( तलावाचा पारीवर ) ते तलावाच्या 
आतील भागाने बोरी रोड 
ओलांडून सलाम खरेवाला यांचे 
घर ते उजव्या हाताने सरळ 
रोडनी जावेद मंजील ते श्री . 
दिलीप भोंडेकर यांचे घरा 
पर्यंत . 


West — Shri Shamrao Bande 

buche his House to Smt 
Lilabai Ladse her House 
to Shri Damaji 
Singanjude his House to 
open space to Dr. Baba 
Saheb Ambedkar library 
( Boudh Vihar ) to Shri 
Raju Goure House on 
lake side to goes Lake 
inner side and to cross 
Bori Road Salam 
Kharrewala House to 
Javed Manjil to Dilip 
Bhondekar House . 


ना.-एक- अ -२ (१४०९ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


(१) 


(२) 


( ७ ) 


. 


परिशिष्ट-३ – चालू 
(३) (४) (५) 
Total -3524, ५ - अ उत्तर — नेहरु नगर हनुमान मंदीर ते North - Nehru Nagar Shri ५ - अ - नागरिकांचा मागास 

Hanuman Mandir to New 
S. C. 45, ५- ब न्यू पटेल डेकोरेशन ते श्री . 

प्रवर्ग ( महिला) . 

Patel Decoration to Shri 
S . T. 43 दिलीप चोपकर यांचे घर ते 

Dilip Chopkar his house ५- ब - सर्वसाधारण 
श्री . बाजीराव गायधने यांचे to ShriBajirao Gaidhane 
घर ते तलावाचा पारीवर असलेले 

his house to Smt. Imtiyaj 

B . Sheikh his New 
श्रीमती इमतियाज बी शेख यांचे 

House. 
नवीन मकान . 


पूर्व – श्रीमती इमतियाज बी शेख यांचे East - Smt Imtiyaj B. Sheikh 
नवीन मकान ते उजव्या हातानी her house to Smt Shila 

Shamlal Atkari her house 
तलावाच्या पारीवरील मकान 

to Smt Anjanabai 
घेत श्रीमती शिला शामलाल 

Ravindra Dhomane her 
अतकरी यांचे घर ते अंजनाबाई New constructive house 
रविन्द्र ढोमणे यांचे घराशेजारील 

after road to Shri Bhaskar 

Uprikar his house to 
नवीन बांधकाम सुरु असलेले 

SmtKavita Lanjewarher 
घर ते रोड ओलांडून House to open space to 
श्री . भाष्कर उपरीकर यांचे Smt Kiran Sanjay 
घर ते श्रीमती कविता लांजेवार 

Makhija her house . 
यांचे मकान ते मोकळ्या 
जागेतून श्रीमती किरण संजय 
माखीजा यांचे मकान . 


दक्षिण — श्रीमती किरण संजय South - Smt Kiran Sanjay 
माखीजा यांचे मकान ते 

Makhija her house to Shri 

J. R . Puri his house to 
श्री . जे . आर. पुरी यांचे मकान 

Shri Vinayak Dhoke his 
ते श्री . विनायक ढोके यांचे house to after Crossing 
मकान ते रस्ता ओलांडून 

Mpl. Road to Shri 

Sudhakar Dahare his 
श्री . सुधाकर डहारे यांचे मकान 

house (Mpl. Boring ) to 
( न . पा . बोरींग जवळील) ते 

Shri Lileshwar Sadashiv 
उजव्या हाताने श्री .लिलेश्वर Shivarkar his house. 
सदाशिव शिवरकर यांचेमकान . 


पश्चिम – श्री . लिलेश्वर सदाशिव wo 

41119 West - Shri Lileshwar Sadashiv 
शिवरकर यांचे मकानापासून Shivarkar his house to 
ते श्री . रामा निखाडे यांचे 

Shri Rama Nikhade his 

house after Crossing to 
मकान ते रस्ता ओलांडून 

Shri Ganpat Maske his 
श्री . गणपत मस्के यांचे मकान 

house to Shri Hanuman 
ते श्री हनुमान मंदीर न . पा . Mandir Mpl. Dhangare 
ढंगारे प्राथमिक शाळा जवळील 

Pry. Schoolto Gyaneshwari 

Complex to (Sher Ma 
ते ज्ञानेश्वरी कॉम्पलेक्स ( शेर 

chine ) to Shri Sudhir 
मशीन ) ते श्री . सुधीर वैद्य यांचे Vaidya his House to Shri 
मकान ते श्री . राजेश चोपकर Rajesh Chopkar his 

house to Shri Hanuman 
यांचे मकान ते सरळ रोडानी 

Mandir. 
श्री हनुमान मंदीर नेहरु नगर 
पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


७ 


परिशिष्ट-३ — चालू 


( ७) 


Total- 3999 , ६ - अ उत्तर – तमसर- भंडारा रेल्वे चौकी 
S . C . 208, ६- ब जवळील श्री . जगदीश यादव 
S . T. 93 

यांचे घर ते श्री . अग्रवाल 
मेडीकल स्टोर्स ते न . पा . रस्ता 
ओलांडून श्री . जोधानी यांचे घर 
ते सरळ रोडानी नगरपरिषद 
कार्यालय ( कॉम्प्लेक्स) ते तुमसर 
देव्हाडी रोड ओलांडून 
श्री . नागापोते यांचे कॉम्प्लेक्स 
ते मस्जीद ते श्री . प्रेमलाल भांडके 
यांचे घरापर्यंत ( जैन मंदीर 
चौक) . 


North - Tumsar - Bhandara ६ - अ - नागरिकांचा मागास 
Railway Chouki to Shri 

प्रवर्ग 
Jagdish Yadav his house 
to ShriAgrawal Medical ६- ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 
Stores after crossing road 
to Shri Jodhani his 
house to Municipal 
Council Nehru Chouk to 
after crossing Tumsar 
Gondiya Road to Shri 
Nagapote Complex to 
Masjid to Shri Premlal 
Bhandke Jain Mandir 
Chouk his house . 


पूर्व – श्री . प्रेमलाल भांडके यांचे घरा 

पासून ते सरळ रोडानी श्री . 
गणेश भवन ते श्री . महावीर 
प्रसाद अग्रवाल यांचे घर ते 
श्री . चिमनभाई पटेल यांचे घर 
ते श्री . सेवक लांजेवार यांचे 
घर ते न . पा . रस्ता ओलांडून 
श्री . जैस्वाल फटाका सेंटर 
ते श्री . रामलाल जैस्वाल यांचे 
घर ते श्री . संदीप पेठे यांचे 
घर ते श्री हनुमान मंदीर 
शिवाजी नगर ते रस्ता ओलांडून 
श्री . पांडुरंग मार्जीवेयांचे घर ते 
श्री . हुंदलदास रोचवानी यांचे 
खाली प्लॉट ते श्री . जगदीश 
वडीचार यांचे घर ते श्री . विठ्ठल 
वासनिक यांचे घर ते शेत 
शिवार होत रेल्वे लाईनपर्यंत . 
(शिवनी रेल्वे चौकी). 


East - Shri Premlal Bhandke 

his house to Shri Ganesh 
Bhawan to Shri Mahavir 
Prasad Agrwal his house 
to Shri Chimanbhai Patel 
his house to Shri Sewak 
Lanjewar his house after 
crossing Mpl.Road Shri 
Jaiswal Fataka Center to 
Shri Ramlal Jaiswal his 
house to Shri Sandeep 
Pethe his house to 
Shri Hanuman Mandir 
Shivaji Nagar after 
crossing Mpl. road Shri 
Pandurang Marjive his 
house to Shri Hundaldas 
Rochwanihis plot to Shri 
Jagdish Wadichar his 
house to Shri Vitthal 
Wasnik his house to 
Aglicuture land to Rail 
way lineMpl. Limit . 


दक्षिण — तुमसर-शिवनी रेल्वे चौकी South - Tumsar -Shivani 
ते शिवनी रोड ने एच . पी . 

Railway Chouki to 

Shivani Road H . P . Gas 
गॅस गोडावून जागा ते रवीदत्त 

Godown to Shri 
बनकर यांचे घर ते सरळ Ravidutt Bankar his 
देव्हाडी रोड वरील श्री . 

house to Shri Sathwane 

bar to after crossing 
साठवणे बियर बार ते देव्हाळी Tumsar- Dewadi road 
रोड ओलांडून श्री . गणेश Shri Ganesh lawn right 

hand side road to 
लॉनच्या बाजूच्या रोडने 

Tamaswadi road Mpl. 
तामसवाडी रोडपर्यंत . ( न. पा . Limit. 
सीमांत ). 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


(१) 


(२) 


(३) 


परिशिष्ट - ३ - चालू 
(४) (५) 
पश्चिम – तामसवाडी रोड न . पा . West - Tamaswadi road Mpl. 

limit to Tumsar-Gondiya 
सीमांत ते सरळ तुमसर 

bypass road Vinoba 
देव्हाडी बायपास रोडवरील 

Nagar Shri Badwaik his 
श्री . बडवाईक यांचे हॉटेल ते Hotel after crossing 
तुमसर देव्हाडी रोड ओलांडून Tumsar -Dewadi road 

Shri Hatwar his Complex 
श्री . हटवार यांचे कॉम्प्लेक्स 

to Shri Sunil Mogre his 
ते श्री . सुनील मोगरे यांचे घर 

house to Smt Indubai 
ते नाग मंदीर ते श्रीमती इंदुबाई Meshram her house af 
मेश्राम यांचे घर ते देव्हाडी ter crossing Tumsar 
रस्ता ओलांडून सरळ रेल्वे 

Dewadi road Railway 

Chouki to Tumsar 
लाईन ने तुमसर-भंडारा 

Bhandara Railway 
रोड रेल्वे चौकी जवळील chouki Shri Jagdish 
श्री . जगदीश यादव यांचे घर . Yadav his house. 


७ 


. . 


Total-4132, ७- अ उत्तर — श्री . रामु ढोके यांचे घरापासून 
S . C. 107, ७- ब ते सरळ रोडने श्रीमती बावनकर 
S . T . 65 

यांचे घर ते न . पा . सार्वजनिक 
शौचालय ते श्री . तिबुडे यांचा 
दवाखाना ते रस्ता ओलांडून 
श्री . विजय बावनकर यांचे घर 
ते सरळ रोडने श्री . लक्ष्मण नगरे 
यांचे घर ते श्री . रमेश चावके 
यांचे घर ते मुक्ताबाईशाळा 
चौकातील श्री . जैस्वाल यांचे 
कॉम्प्लेक्स ते रस्ता ओलांडून 
श्री . ढोके यांचे घरापर्यंत . 


North - Shri Ramu Dhoke his ७- अ -नागरिकांचा मागास 

house to Smt Bawankar 
her house to Mpl. Public 
latrine to Shri Tibude 

७- ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 
Clinic after crossing Tah 
sil Road Shri Vijay 
Bawankar his house to 
Shri Laxman Nagare his 
house to Shri Ramesh 
Chawake his house to 
Muktabai School Chouk 
Shri Jaiswal his Complex 
after crossing Sihora 
Road Shri Dhoke his 
house. 


पूर्व – श्री . ढोके यांचे घर ते 

श्री . कुंजबिहारी खंडेलवाल 
यांचे दवाई दुकान व 
श्री हनुमान मंदीर . 


East - Shri Jaiswal his Complex 

after crossing Sihora 
Road Shri Dhoke his 
house to Shri Kunjbihari 
Khandelwal Medical 
Shop & Shri Hanuman 
Mandir . 


दक्षिण — श्री . कंजबिहारी खंडेलवाल South - Shri Kunjbihari 

यांचे दवाई दुकान व श्री Khandelwal Medical 
हनुमान मंदीर ते सरळ रोडने 

Shop & Shri Hanuman 

Mandir to Shri 
श्री सत्यनारायण मंदीर ते रस्ता 

Satyanarayan Mandir 
ओलांडून श्री . रिजवी यांचेबिडी 

after crossing Sihora road 
कारखाना ते दुर्गा क्लॉथ स्टोर्स ShriRizvi Bidi Kharkhana 
नेहरु चौक ते रस्ता ओलांडून 

to Shri Durga Cloth 

Stores , Neharu Chouk 
श्री . चोपकर मेडीकल स्टोर्स 

after crossing Tahsil Road 
ते श्रीराम भवन ते पुराना Shri Chopkar Medical 
बसस्टँड जवळील साईबाबा Stores to Shriram 
रेस्टॉरेंट ते तुमसर - भंडारा 

Bhawan to old Bus Stand 

to Tumsar- Bhandara 
रेल्वे चौकीपर्यंत . 

Railway Chouki. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


९ 


परिशिष्ट - ३ - चालू 


( ६ ) 


पश्चिम तुमसर - भंडारा रेल्वे चौकी 

ते सरळ रेल्वे लाईनने मध्य 
रेल्वे तुमसर टाऊन ते कंटगी 
रोड ओलांडून श्री . रिजवी यांचे 
बिडी पत्ता गोडावून ते सरळ 
रोडाने श्री . ताराचंद धुर्वेयांचे 
घर ते न . प. रस्ता ओलांडून 
श्री . महादेव हटवार यांचे घर 
ते सरळ न . प . रोडानी 
श्री . रामु ढोके यांचे घरापर्यंत . 


West - Tumsar- Bhandara Rail 

way Chouki to streight 
Railway Line to Central 
Railway Tumsar Town 
after crossing Katangi 
Road to Shri Rizvi his 
Godown to Shri Tarachand 
Dhurve his house after 
crossingMpl. Road Shri 
Mahadev Hatwar his 
house to Shri Ramu 
Dhoke his house . 


८ - अ - अनुसूचित जाती 
८ - ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 


Total - 3611, ८ - अ उत्तर — टुमणी नाला ते महाराष्ट्र राज्य 
S. C. 637, ८ -ब वीज वितरण कार्यालय ते सेंट 
S. T. 131 

जॉन चर्च ते डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर व गौतम बुद्ध विहार 
ते रस्ता ओलांडून न . पा . गांधी 
प्राथमिक शाळा ते सरळ 
कटंगी- तुमसर रोडने 
श्री दत्तात्रय मंदीर ते रस्ता 
ओलांडून श्री . महादेव कटारे 
यांचे घर व हनुमान मंदीर ते 
श्री . विलास देशमुख यांचे घरा 
पर्यंत . 


North _ Tumni Nala to 

M . S. E. B. Officeto Sant 
John Church to Dr. Baba 
Saheb Ambedkar & 
Goutam Buddha Vihar to 
after crossing road Mpl. 
Gandhi Pry . School to 
vaya Katangi - Tumsar 
Road Shri Dattatray 
Mandir after crossing 
Tahsil Road to Shri 
Mahadev Katare his 
house & Shri Hanuman 
Mandir to Shri Vilas 
Deshmukh his house & 
Chouk. 


पूर्व – श्री . विलास देशमुख यांचे घर 

ते रस्ता ओलांडून श्री . अरविंद 
गभणे ( सावकारी दुकान ) ते 
श्री . महादेवजी वाकरकर यांचे 
घर ते उजव्या हाताने श्री . 
आर . एस . मलेवार यांचे घर 
ते तुमसर तहसील रोड ओलांडून 
श्री . अशोक भाजीपाले यांचे 
घर ते श्री . गजानन बडवाईक 
यांचे घर . 


East - Shri Vilas Deshmukh his 

house to After crossing 
Road Shri Arvind 
Gabhane (Sahukari 
Shop ) his house to 
Mahadev Wakarkar His 
House to Righthand 
Side Shri R . S .Malewar 
his house after crossing 
Tahsil Road Shri Ashok 
Bhajipale his House to 
ShriGajanan Badwaik his 
house . 


दक्षिण — श्री . गजानन बडवाईक यांचे South - Shri Gajanan Badwaik 
घरापासून ते हनुमान मंदीर 

his house to Hanuman 

Mandir (Sashtri Statue) 
( शास्त्री पुतळ्याजवळील ) ते 

to Gandhisagar corner 
गांधी सागर तलावाच्या 

Shri Nag & Hanuman 
किना -याहून श्री. नाग मंदीर Mandir after crossing 
व श्री हनुमान मंदीर माकडे MakadeNagar Road Shri 

K . S . Gade his house 
नगर ते रस्ता ओलांडून श्री . 

vaya MPL . Road Shri 
के . एस . गडे यांचे घर ते 

Yogesh Thakur his 
सरळ न. प . रोडानी श्री . योगेश house to Shri D . A . 


ना.-एक- अ -३ (१४०९ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट-३ - चालू 


( ६ ) 


Sanekar s house near 
Ramaipurti Prasikshan 
Kendra after crosing 
Road Shri Sanjay 
Kushwaha his shop to 
Shri Sagir Sheikh his 
house to S . E . Railway . 


ठाकूर यांचे घर ते श्री . 
डी . ए. सानेकर त्यांचे शेजारी 
जवळील रमाईपूर्ती पूर्व 
प्रशिक्षण केन्द्र इमारत ते रस्ता 

ओलांडून श्री . संजय कुशवाहा 
यांचे दुकान ते श्री . समीर शेख 
यांचे घर ते कटंगी रोड 
ओलांडून दक्षिण -पूर्व मध्य 

रेल्वेपर्यंत . 
पश्चिम - दक्षिण- पूर्व मध्य रेल्वे ते 

हसारा रोडवरील न . प. सिमांत 
क्षेत्रात येणारे संपूर्ण घर घेत 
ते टुमणी नाला मेहगांव रोड 
पर्यंत . 


West - S. E. Railway to Hasara 

Road MPL . Limit to 
Tumani Nala Mehagaon 
Road. 


Total - 3960 , ९ - अ उत्तर — तुमसर रेल्वे टाऊन जवळील North - Near S. E. Railway Shri ९ - अ - अनुसूचित जाती 
S . C . 648, ९ - ब श्री . राखडे यांचे घर ते रेल्वे Rakhade his house to 

( महिला) 
S . T. 164 लाईनने पूर्वेस तुमसर - भंडारा 

East side Tumsar 
Bhandara Railway 

। ९ - ब - सर्वसाधारण 
रोड रेल्वे चौकीजवळील श्री . 

Chouki to Shri Shrikant 
श्रीकांत शर्मा यांचे घरापर्यंत . 

Sharma his house . 
पर्व – तमसर- भंडारा रेल्वे चौकी - East - Tumsar - Bhandara 
जवळील श्री . श्रीकांत शर्मा 

Railway Chouki Shri 

Shrikant Sharma his 
यांचे घर ते हनुमान मंदीर ते 

house to Shri Hanuman 
न . पा . रस्ता ओलांडून श्री . Mandir after crosing 
मेघशाम तलमले यांचे घर ते road Shri Meghsham 
श्री . विजय पाहुणे यांचे घर 

Talmale his House to Shri 

Vijay Pahune his house 
ते रस्ता ओलांडून भंडारा 

to B. D . C . Bank to New 
डिस्ट्रीक्ट को .बँक ते नवीन 

Bus Stand to after 
बस स्टॅण्ड ते रस्ता ओलांडून crosing Matoshree 
मातोश्री कॉम्प्लेक्स ते रस्ता Complex to after crosing 

Mpl. Road Bisane Hotel 
ओलांडून गभणे सभागृहा 

(Near Gabhane 
जवळील बिसने हॉटेलपर्यंत . 

Sabhagruh). 
दक्षिण – श्री . बिसने हॉटेल ते न . पा . South - Shri Bisane Hotel to 
रोडानी श्री . माघोजी मेश्राम 

Straight Mpl. Road to 

Shri Maghoji Meshram 
यांचे घर ते न . पा . रस्ता 

his house after crosing 
ओलांडून श्री . रामचंद्र टेंभरे 

Mpl. Road Shri 
यांचे घर ते पश्चिमेकडे हसारा Ramchandra Tembhare 
रोडवरील शिव मंदीर व श्री . 

his house to West Side 

Mpl. Limit Hasara Road 
कारेमोरे यांचे फार्म हाऊस 

Shri Shiv Mandir & Shri 
पर्यंत . 

Karemore from house . 
पश्चिम – श्री . कारेमोरे यांचे फार्म West — Mpl. Limit Hasara Road 

हाऊस ते उत्तरेकडे हसारा Shri Shiv Mandir & Shri 
रोडने श्री . सुनील तुकाराम 

Karemore from House to 

North Side Hasara Road 
धांडे यांचे घर ते श्री . गौतम 

Shri Sunil Tukaram 
यांचे घर ते श्री . नंदराम कटरे 

Dhande his House to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६, २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


११ 


परिशिष्ट-३ – चालू 


(पूर्वा आटा चक्की) ते हंसराज 
चंद्रभान टेंभुर्णे ते रस्ता 
ओलांडून श्रीमती गोपीकाबाई 
भुरे यांचे फार्म हाऊस ते श्री . 
बी . टी . कुंभरे यांचे घर ते 
श्री . चौळे यांचे घर ते रस्ता 
ओलांडून श्री . बाबुराव वहिले 
ते श्री . राखडे यांचे घर ते न . 
रेल्वे लाईन न . प. सिमांत 


Shri Goutam his house 
to Shri Nandram Katre 
his house ( Purva Atta 
Chaki ) after crosing 
Hasara Road . Smt. 
Gopikabai Bhure her 
From House to Shri B . T . 
Kumbhare his house to 
Shri Choule his house 
after crosing Shri 
Baburao Wahile to Shri 
Rakhade his house to 
Railway LineMpl. Limit. 


१० 


. . 


Total-3653, १० - अ उत्तर — भंडारा - तुमसर रेल्वे चौकी 
S . C . 98 , १० - ब जवळील श्री . ललीत अग्रवाल 
S . T. 137 

यांचे घरापासून ते रेल्वे 
लाईनने तुमसर- देव्हाडी रोड 
रेल्वे चौकीपर्यंत . 


North - Near Bhandara - १० - अ - अनसूचित जमाती 
Tumsar Railway Shri 

( महिला ) 
Lalit Agrawalhis House 

१० - ब - सर्वसाधारण 
to Tumsar-Dewadi Road 
Railway Chouki. 


पूर्व तुमसर - देव्हाडी रोड रेल्वे चौकी East - Tumsar- Dewadi Road 
ते श्री . प्रमोद शुल्का यांचे घर 

Railway Chouki to Shri 

Pramod Shukla his 
ते देव्हाडी रोडने हनुमान तलाव house to Hanuman 
ते श्री . नानाजी सेलोकर यांचे Talav to Shri Nanaji 
घर ते श्री . रमाकांत शर्मा यांचे 

Selokar his house to Shri 

Ramakanth Sharma his 
घर ते श्री . प्रकाश अग्रवाल 

house to Shri Prakash 
यांचे घर व पोहा मिलपर्यंत . Agrawal his house & 

Poha Mil . 
दक्षिण – श्री . प्रकाश अग्रवाल यांचे South - Shri PrakashAgrawal 

घर व पोहा मिल ते श्री . लोटन his house & Poha Mil to 
पोहा मिल ते सरळ देव्हाडी 

Shri Lotan Poha Mil to 

vaya bypass Road 
बायपास रोडने उजव्या हाताने 

righthand side Shri Budhe 
श्री . बुधे यांचे घर ते मधुमिलन his house to Shri 
लॉन जवळील श्री . हनुमान Hanuman Mandir near 
मंदीर ते भंडारा रोडवरील Madhumilan Lawn to 
श्री . बोडावर यांचे घर व 

Shri Bodawar his house 

& Shop Bandara Road . 
दुकानापर्यंत 


पश्चिम – श्री . बोडावर यांचे घर व 

दुकानापासून न. पा . बांगकर 
कॉम्पलेक्स ते रस्ता ओलांडून 
श्री . सुमित मेडीकल स्टोर्स ते 
श्री . केशवरावजी पारधी यांचे 
घर ते श्री . ठाकूर यांचे घर ते 
न . पा . रस्ता ओलांडून 
श्री . भुरे यांचे कॉम्पलेक्स (बँक 
ऑफ बडोदा) ते भंडारा 
तुमसर रेल्वे चौकीजवळील 


West — Shri Bodawar his house 

& Shop Bandara Road to 
Mpl. Bangalkar Pry . 
School to Shri Sumit 
Medical Stores to Shri 
Keshavraoji Pardhi his 
house to Smt. Thakurhis 
house after crosing Mpl. 
Road Shri Bhure his 
Complex (Bank of 
Badoda) to Near 
Bhandara - - Tumsar 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


परिशिष्ट - ३ - चालू 
(५ ) 
श्री . ललीत अग्रवाल यांचे 
घरापर्यंत . 


Railway Shri Lalit 
Agrawalhis house . 


११ 


Total-5743. ११- अ उत्तर – श्री . कारेमोरे यांचे फार्म 
S. C. 521, ११ - ब हाऊस ( हसारा रोडवरील) ते 
S . T . 126 ११ - क श्री . रामटेके यांचे घर ते श्री . 

ढोमणे यांचे घर ते रस्ता 
ओलांडून श्री . कामळे यांचे 
नवीन घर ते श्री . वैरागडे 
यांचे घर ते 
श्री . वसंतरावजी सार्वे यांचे 
घर ते गभणे सभागृह ते 
तुमसर-भंडारा रोड ओलांडून 
न . पा . सेवकांची सहकारी पत 
संस्था ते तरारे हार्डवेअर दुकान 
ते उजव्या हाताने देव्हाडी 
बायपास रोडानी श्री . सुनील 
जायस्वाल यांचे घर ते दिवानी 
न्यायालय ते तामसवाडी 
रोडाजवळील श्री . जयप्रकाश 
चकोले यांचे घर व कॉम्पलेक्स 
पर्यंत . 


North - Shri Karemorehis form ११- अ - नागरीकांचा मागास 
house (Hasara Road) to 

प्रवर्ग 
Shri Ramteke his house 
to Shri Dhomane his 

११- ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 
house after crosing Mpl. ११- क - सर्वसाधारण ( महिला ) 
Road ShriKamle his New 
constructive house to 
Shri Vairagade his house 
to Shri Vasantrao Sarve 
his house to Gabhane 
Sabhagruh Bhandara 
Road after crossing 
Tumsar-Bhandara Road 
Mpl. Karmchari Path 
Sanstha to Tarare Hard 
ware Shop to righthand 
side of bypass Road 
Shri Sunil Jaiswal his 
House to Diwani Court 
to Tamaswadi Road near 
Shri Jaiprakash Chakole 
his house & Complex . 


पूर्व – श्री . जयप्रकाश चकोले यांचे East - Shri Jaiprakash Chakole 

घर व कॉम्पलेक्स ते न . पा . his house & Complex to 
सिमांत तामसवाडी रोड नहर Mpl. Limit Tamaswadi 
पर्यंत ( साईरथ इंडेन गैस 

Road Nahar. 
गोडावून ) . 
दक्षिण – न . पा . सिमांत तामसवाडी South — Mpl. Limit Tamaswadi 
रोड नहर ( साईरथ इंडेन गैस 

Road Nahar (Sairath 

Inden Gas Godown ) to 
गोडावून ) ते सिमादेवी पारधी 

Smt. Simadevi Pardhi 
आय . टी . आय . ते न . पा . 

I. T . I. College to Mpl. 
सीमा भंडारा रोडवरील Limit Bhandara Road Shri 
श्री . सेलोकर यांचे कॉम्पलेक्स 

Selokar his complex to 

crossing Bhandara Road 
ते भंडारा रोड ओलांडून 

after Shri Keshavrao 
श्री . केशवराव पारधी याचे 

Pardhi house (Hasara 
मकान ( गोडाऊन ) पर्यंत Road ) 

( हसारा रोड ). 
पश्चिम – श्री . केशवरावजी पारधी West _ Shri Keshavraoji Pardhi 
यांचेमकान ( गोडावून ) ( हसारा 

his plot & Godown 

(Hasara Road) to Shri 
रोड ) ते हसारा रोड ने सरळ 

Karemore his form House 
श्री . कारेमोरे यांचे फार्म हाऊस 

(Hasara Road ). 
पर्यंत . 

डॉ . अभिजीत चौधरी , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा. 


भंडारा : 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


१३ 


भाग १ - अ ( असा .) , ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ९७ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


( २ ) 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ - न . प .- २०१६/ प्र. क्र . १० / का .- ०६ , दिनांक १५ जून , २०१६ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) च्या 
कलम १० पोट- कलम ( १ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे भंडारा नगर परिषद जितक्या 
प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
मागासवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १२- अका- २- नपाप्र - कावि - ६३४ - २०१६ , दिनांक २७ जून, 
२०१६ च्या पत्राच्या अनुषंगाने प्रारुप मसूदा महाराष्ट्र अधिनियम ( ४० ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे 
उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करुन मी , 
डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी , भंडारा, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
निम्नोक्त आदेश देत आहे. 

आदेश 
क्रमांक कार्या- १२- अका- नपाप्र - कावि - ८०६- २०१६. 
___ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम ९ , पोट- कलम ( २ ) 
अन्वये, मा . प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांनी केलेल्या क्रमांक एम . यु. एन . १९ ( ३)- सीआर ६- २०१६ , दिनांक 
१३ मे, २०१६ च्या आदेशान्वये त्यांनी भंडारा नगर परिषदेच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ३ ) सर्वसाधारण ( अनुक्रमांक १ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक २ 

समोरील नमूद केलेल्या जागा) 
( ४ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
उपरोक्त क्रमांक ( ४ ) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) ,( ब) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ६ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची 

संख्या [ अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ५ ) 

समोरील नमूद केलेल्या जागा.] 

२ . त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ-न . प. २०१६- प्र.क्र . १० - का -६ , दिनांक 
१५ जून , २०१६ व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे उक्त भंडारा नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रमाणात विभागण्यात येईल 
त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
ना .- एक - अ- ४ ( १४०९ ). 


( ५ ) 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

परिशिष्ट-३ 
भंडारा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक सन २०१६-१७ 

प्रभाग निहाय लोकसंख्या , प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 
प्रभाग प्रभागाचे नाव प्रभागाची एकूण जागा दिशा (मराठी ) 

Directions (English ) आरक्षणाची स्थिती , किती जागा 
क्रमांक असल्यास लोकसंख्या क्र . 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे, अनु . 
( Ward ( Name of अनु . जाती ( Seat 

जाती/ अनु . जमाती/नागरिकांच्या 
No .) the Ward लोकसंख्या , No. ) 

मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
No . if any ) अनु . जमातीची 

( अनु.जाती/ अनु. जमाती/ नागरिकांच्या 
लोकसंख्या 

मागास प्रवर्गस्त्रियांसाठी धरून ) 


( ५ ) 


( १) 
१ 


(२) 
१ 


(३) (४) 
Total-5574, १ - अ उत्तर - सुर नाल्याच्या काठाने पुर्वे- 
S. C . 488, १ - ब कडे वरठीकडे जाणारा डांबर 
S . T . 186 

रोडपर्यंत . 


North Bank of Sur Nala to 

Warthi Road on East 
Side . 


( ७ ) 
१- अ - नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग ( महिला ) 
१- ब - सर्वसाधारण 


पूर्व - वरठी रोडवरील सुर नाल्या - East - Sur Nala on Warthi 

पासून दक्षिणेकडे महिला Road to Samaj Mandir 
समाज शाळा ते मेटल कारखाना 

School on East Side to 

Metal Industry to IMA 
ते आय. एम . ए. हॉल ते 

Hall to Government D .ed 
शासकीय विद्यालय ते शास्त्री 

College to Shastri 
चौकापर्यंत . 

Chowk. 
दक्षिण - शास्त्री चौकापासून South _ Shastri Chowk to 

पश्चिमेकडे डांबर रोडने बुद्ध Buddha Vihar on West 
विहार ते शिवाजी चौक ते to Shivaji Square to 
लांजेवारचे घर ते संदीप Lanjewars House to 
सायकल स्टोअर्सपर्यंत . 

Sandip Cycle Stores. 


पश्चिम – संदीप सायकल स्टोअसे - 

पासून पांढराबोडी रोड ने 
कोसरे ते लांजेवार ते किसान 
पुतळाजवळील समाज मंदीर 
पासून कुंबलकर ते गोपाळे ते 
समारंभ हॉल ते कालवा 
ओलांडून ते जांगळे ते मानापुरे 
ते हद्दीने ते सुर नाल्यापर्यंत . 


West _ Sandip Cycle Stores 

to Kosare on 
Pandharabodi Road to 
Lanjewar to Samaj 
Mandir near Kisan 
Temple to Kumbhalkar 
House to Gopale to 
Samarambha Hall to 
Jangale to Manapure to 
Sur Nala via Municipal 
Boundary Area . 


२ 


२ 


North - Sur Nala on Warthi २ - अ - नागरिकांचा मागास 

Road to Bhede to Bhope प्रवर्ग ( महिला) 
to Lonare on East Side 

२- ब - सर्वसाधारण 
via M . C . Boundary 
Area. 


Total -5781, २ - अ उत्तर — वरठी रोडवरील सुर नाल्या - 
S . C . 779, २ - ब पासून पूर्वेकडे नगर परिषद 
S. T . 133 

हद्दीने भेदे यांचे घर ते भोपे 
यांचे घर ते लोणारे यांचे घरा 

पर्यंत . 
पर्व लोणारे यांचे घर ते नगर परिषद 

हद्दीने मदनकर ते घरडे ते 
वाडीभस्मे ते नवतलावाच्या 
काठाने ते गायधने यांचे 
घरापर्यत . 


East - Lonareto Madankar to 

Gharde to Wadibhasme 
via M . C . Boundary 
Area to Gaidhane 
via Navtalao corner 
(boundary ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


१५ 


परिशिष्ट - ३ - चालू 


( १) 


(२) 


(३) 


( ४) 


दक्षिण – गायधने यांच्या घरापासून 

पश्चिमेकडे मेश्राम यांचे घर 
ते कनोजे ते चड्डा ते वंजारी ते 
बावनकर ते वाघाये ते गभने 
ते पाखमोडे ते शिव मेडीकल 
स्टोअर्सपर्यंत . 


South - Gaidhane to Meshram 

on West to Kanoje to 
Chadda to Vanjari to 
Bawankar to Vaghaye to 
Gabhane to Pakhamode 
to Shiv Medical Stores . 


West 


पश्चिम — शिव मेडीकल स्टोअर्स- 

पासून वरठी रोडने उत्तरेकडे 
शिवदत्त मंदीर ते पेट्रोलपंप 
ते उजवने ते परतवार ते 
भिवगडे ते गभणे ते सुरनाल्या 
पर्यंत 


Shiv Medical Stores to 
Shiv Mandir via Warthi 
Road on North Side to 
Petrol Pump to Ujawane 
to Paratwar to Bhiogade 
to Gabhane to Surnala . 


३- अ - अनुसूचित जाती 

( महिला ) 
३- ब - सर्वसाधारण 
२ 


Total-5337, ३- अ उत्तर — कल्याणी कृषी केन्द्र ते शहारे 
S. C . 982 ३- ब यांच्या घरासमोरून रस्त्याने 
S . T. 199 

शास्त्री किराणा ते रस्ता 
ओलांडून दसरा मैदानच्या 
काठाने झेंडा ते डेकाटे ते 
इंदुराज नवतानी ते इदगाह 
ते तलावाच्या हद्दीने कुंभलकर 
यांचे घर ते न . प . हद्दीने 
अरविंद जोध ते के . के . मोदी 
ते भरत बलवानी यांच्या 
घरापर्यंत . 


North - Kalyani Agriculture 
___ Centre to Shahare to 

Shastri Kirana to Dasera 
Ground to Dekate to 
Induraj Navtani to Idgah 
to Kumbhalkar via talao 
bank to Arvind Jodh 
to K . K . Modi to Bharat 
Balwani via M . C . 
Boundary Area . 


पूर्व — भरत बलवानी यांच्या घरापासून 

रस्ता ओलांडून शादीजा यांचा 
आर्शिवाद किराणा स्टोअर्स ते 
माता मंदीर ते पानठेलापर्यंत . 


East - Bharat Balwani to 

Shadija s Aashirwad 
Kirana Shores to Mata 
Temple to Pan Shop . 


दक्षिण भृशुंड गणेश मंदीर समोरील South - Pan Shop near 

Bhrishund 
पाणठेला ते श्रीराम दुधबर्वे ते 

Ganesh 

Temple to Shriram 
चेतराम बादशाह ते पडोळे ते Dudhbarve to Chetram 
वैद्य ते नखाते ते मेश्राम ते 

Badshah to Pedole to 

Vaidya to Nakhate to 
सलामे ते तिरपुडे ते रस्ता 

Meshram to Salame to 
ओलांडून ताराचंद नागदेवे ते Tirpude to Tarachand 
सुर्यभान घोडेवाले ते चित्रिव 

Nagdeve after crossing 

the road to Suryabhan 
ते नाला ओलांडून नागदेवे ते Ghodewale to Chitriv to 
गजभिये ते सुभाष चौबे ते रस्ता Nagdeve to Gajbhiye to 

Subhash Chaube to 
ओलांडून रामटेके ते जूने पडके 

Ramteke to Shahare 
घर/ नाला ते संत जगनाडे Fataka Centre just 
महाराज मंदीरासमोरील शहारे 

opposite to Sant 

Jagnade Maharaj 
फटाका सेंटरपर्यंत . 

Temple . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३ — चालू 


( ७) 


पश्चिम – संत जगनाडे महाराज मंदीर 

समोरील शहारे फटाका सेंटर 
ते नाला ओलांडून ते भगिरथा 
भास्कर ते शास्त्री चौक ते 
रस्ता ओलांडून कल्यानी कृषी 
केन्द्रापर्यंत . 


West - Shahare Fataka Centre 

just opposite to Sant 
Jagnade Maharaj Temple 
to Bhagiratha Bhaskar 
School to Shastri Chowk 
to Kalyani Krushi 
Centre . 


४ 


४ 


Total-5190 , ४- अ उत्तर — संत जगनाडे महाराज मंदीर 
S. C . 2000 , ४- ब समोरच्या शहारे ते मोहबंशी 
S . T . 183 

ते शेख यांच्या घराजवळील 
हनुमान मंदीर ते रस्ता ओलांडून 
पाणी टाकी ते नाला ओलांडून 
बशेर पटेल ते गणवीर ते नाला 

ओलांडून गजभिये ते चहांदे 
ते गोस्वामी ते नागदेवे ते टेंबुर्णे 
ते गभणे ते शामकुवर ते 
इसलवार ते मुकेश बोंदरे ते 
मदनकर ते बादशाह ते पाणी 
टाकी ते शतनाम बादशाह ते 
पानठेलापर्यंत . 


North - Shahare just opposit ४- अ - अनुसूचित जाती 

to Sant Jagnade Maharaj ४ - ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 
Temple to Mohabanshi 
to Sheikh to Hanuman 
Temple to Basher Patel 
to Ganvir to Gajbhiye to 
Chahande to Goswamito 
Nagdeve to Tembhurne 
to Shyamkuvar to 
Ishalwar to Mukesh 
Bondre to Madankar to 
Badshah to Shatnam 
Badshah to Pan Shop . 


पूर्व - भृशुंड गणेश मंदीर समोरील East - Pan Shop opposite to 
पानठेला ते रस्ता ओलांडून ते 

Bhrushund Ganesh 

Temple to garden cross 
बगीच्या च्या काठाकाठाने ते 

ing the road Manwani to 
मनवानी चे गोडावून ते 

Godown to Sajandas 
साजनदास वधवानी ते पी . एच . Vadhawani to P . H . 
कौराणी ते रस्ता ओलांडून 

Kaurani to Chandra 

prakash Bhojwani after 
चंन्द्रप्रकाश भोजवानी यांचे घर 

crossing the road to 
ते प्रितम शादिजा ते मोरे ते 

Pritam Shadija to More to 
न . प . हद्दीहद्दीने पूर्वेकडे Sukhdev Maske on East 
सुखदेव मस्के यांचे घरापर्यंत . 

Side via M . C . Boundary . 


South M . C . Boundary to 

Sukhdev Maske to 
Ramlakhan Kaithwas to 
Mangesh Meshram to 
Shende. 


दक्षिण – न . प . हद्दी क्षेत्र ते सुखदेव 

मस्के यांचे घर ते रस्ता 
ओलांडून ते रामलखन कैठवास 
ते मंगेश मेश्राम ते दिलीप 
गजभिये ते ठाकुर ते रस्ता 
ओलांडून शेंडे ते बावने ते 
ललित चव्हान ते परसराम 
मेश्राम ते डांबर रोडवरील शेंडे 
याच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम डांबर रोडवरील शेडे यांच्या 

घरापासून ते त्रिमुर्तीकिराणा 
स्टोअर्स ते सतदेवे ते राजेश 
शहारे ते रस्ता ओलांडून 


West - Shende to Trimurti 

Kirana Shop to Satdeve 
to Rajesh Shahare to 
Manwata School to 
Sushila Tandekar 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


१७ 


परिशिष्ट - ३ - चालू 


(१) 


(२) 


(३) 


(४ ) 


( ६ ) 


मानवता शाळा ते नाला 
ओलांडून सुशीला तांडेकर ते 
खडसे ते रस्ता ओलांडून 
नागमाता दवाखाना ते शहारे 
आटाचक्की ते गणेश देवस्थान 
ते शहारे निवासपर्यंत . 


to Khadse to Nagmata 
Hospital to Shahare to 
Ganesh Temple to 
Shahare House . 


५ 


५ 


५- अ अनुसूचित जमाती 
५- ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 


Total-5849, ५- अ उत्तर — महिला समाज शाळेचा कोपरा . 
S . C . 765 
S . T . 477 ५ - ब पूर्व महिला समाज शाळेपासून बावणे 

कुणबी समाज मंगल कार्यालय 
ते रस्ता ओलांडून जगदिशे यांचे 
घर ते जय हनुमान मंदीर 
ते राजुबंसोड चे घर ते सतदिवे 
ते गणविर ते निशा विद्यालया 
पर्यंत . 


North - Mahila Samaj School 

corner. 
East - Mahila Samaj School to 

Bawane Kunbi Samaj 
Marriage Hall to 
Jagdishe House to Jay 
Hanuman Temple to Raju 
Bansod to Satdive to 
Ganvir to Nisha School. 


दक्षिण - निशा विद्यालय ते साखरकर South - Nisha School to 

Sakharkar to Gupta 
चे घर ते गुप्ता गोडावून ते 

Godown to Ninave to 
निनावे यांचे घर ते बापु लिमजे 

Bapu Limje to Bawankar 
ते बावनकर पॅथोलॉजीपर्यंत . Pathology . 


पश्चिम – बावनकर पॅथोलॉजीपासन 

मेन रोडने उत्तरेकडे गणेश 
मेडीकल ते नगर परिषदची 
चाळ ते रस्ता ओलांडून पोलीस 
स्टेशन ते रस्ता ओलांडून ते 
जलाराम ते ऍक्सीस बँक ते 
महिला समाज शाळेपर्यंत . 


West - Bawankar Pathology to 

Ganesh Medical on 
North Side to M . C . 
Commercial Places in 
sequence to Police 
Station to Jalaram 
Marriage hall to Axis 
Bank to Mahila Samaj 
School. 


Total -6080, ६- अ उत्तर — इंदीरा गांधी शाळा ते भोंगाडे 
S . C . 494 ६- ब ते लाल बहादुर शास्त्री शाळा 
S. T. 157 

तथा कनिष्ठ महाविद्यालया 


North Indira Gandhi School ६- अ - ना . मा . प्र . ( महिला ) 
__ to Bhongade to Lal ६- ब - सर्वसाधारण 

Bahadur Shastri School 
And Junior College . 


पर्यंत . 


पूर्व — शास्त्री चौक येथील लाल 

बहादुर शास्त्री शाळा तथा 
कनिष्ठ महाविद्यालय ते मेघरे 
नर्सिंग होम ते शासकीय 
युगांतर मुलांचे वसतीगृह ते 
रस्ता ओलांडून दिल्ली इंटर 
प्राईजेस ते क्लासीक प्रिंटर्स 
ते सार्वजनिक वाचनालया 
पर्यंत . 


East - Lal Bahadur Shastri 

School and Junior 
College at Shastri Square 
to Meghare Nursing 
Home to Government 
Yugantar Hostel to Delhi 
Enterprises to Classic 
Printers to Government 
Library. 


ना.-एक- अ- ५ (१४०९ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट ३ — चालू 


( ७) 


दक्षिण – सार्वजनिक वाचनालय ते South - Government Library to 
कॅफे गिरीष ते तिवारी पानठेला 

cafe Girish to Tiwari Pan 

Shop to Waghmare to 
ते वाघमारे ते रस्ता ओलांडून 

Patel to Hanuman 
पटेल ते हनुमान मंदीर ते Temple to Chaudhari 
किराणा दुकान ते चौधरी वाडा Wada to Nutan Kanya 

School to Rajabhoj to 
ते नुतन कन्या शाळा ते 

Bante . 
राजाभोज ते बांते यांचे 
घरापर्यंत . 


पश्चिम - बांते यांच्या घराजवळन 

लाहोटी ते हलमारे ते आस्वले 
ते रेहपाडे ते इंदिरा गांधी 
शाळापर्यंत . 


West — Bante to Lahoti to 

Halmare to Aaswale 
to Rehpade to Indira 
Gandhi School. 


७७ 


Total-8104, ७- अ उत्तर – न .प. हद्दीवरील सुरेश देशमुख 
S. C . 1084 ७ - ब ते विनायक गोठरकर ते न. प. 
S . T . 291 ७ - क हद्दी- हद्दीने शिवनगरी परिसर 

येथील श्री . भोळे ते कोडापे ते 
चक्रधर स्वामी मंदीर ते फ्रेंड्स 
कॉलोनी येथील न . प . हद्दीने 
कांबळे ते हनुमान मंदीर ते 
नहराच्या काठाकाठाणे धुर्वे यांचे 
घर ते न . प. हद्दीने श्री . कोचे 
यांचे घरासमोरील पायवाट 
न . प . हद्दीपर्यंत . 


North _ Suresh Deshmukh on ७- अ - ना . मा . प्र . 

M. C . Boundary to ७- ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 
Vinayak Gothalkar to 

७- क - सर्वसाधारण ( महिला ) 
Shivnagari to Bhole to 
Kodape to Chakradhar 
Swami Temple to Friends 
Colony to Kamble to 
Hanuman Temple to 
Dhurve to Koche to M . 
C .Boundary by walking 
distance. 


पूर्व – न . प. हद्दीपासून पायवाटीने 

श्री . कोरे यांच्या घरासमोरुन 
कालवा ओलांडून पुडके ते 
वाडीभस्मे ते बोंदरे ते भोंगाडे 
ते मस्के ते मानवटकर ते 
किसान पुतळ्याकडे जाणा- या 
मुख्य रस्त्याने किसान पुतळा 
ते रस्ता ओलांडून न . प . 
सार्वजनिक शौचालय ते 
विग्नहर्था हॉटेल ते सहकार 
नगर रस्त्यावरील शनी मंदीर 
ते तुमसर रोड राज्य 
महामार्गावरील गोखले 
बालोद्यान पर्यंत . 


East - M. C . Boundary to Kore 

to Pudke to Wadibhasme 
to Bondre to Bhongade 
to Maske to Manwatkar 
to Kisan Chowk to 
M . C . Public Toilet to 
Vignahartha Hotel to 
Shani Temple on 
Shahakar Nagar Road to 
Gokhale Garden . 


दक्षिण — तुमसर रोड राज्य महामार्गा- South - Gokhale Garden to 
वरील गोखले बालोद्यान ते 

Janki Sahnivas to Nutan 

Maharashtra Vidyalaya 
जानकी सहनिवास ते नुतन 

to Friends Colony to 
महाराष्ट्र शाळा ओलांडून रेल्वे Vaishali Nagar to Anand 
क्रासींग तेफ्रेंड्स कॉलोनी गेट Marriage Hall to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


१९ 


परिशिष्ट ३ – चालू 


( ६ ) 


Shivnagari to Londase 
House. 


ते वैशाली नगर ते आनंद मंगल 
कार्यालय ते शिवनगरी ते 
लोंदासे यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम – श्री . लोंदासे यांचे घरापासुन 

ते नगर परिषद हद्दी -हद्दी ने 
श्री . देशमुख यांचे घरापर्यंत . 


West - Londase to Deshmukh 

House via M . C . 
Boundary . 


८ 


८ 


Total - 5856, ८ - अ उत्तर - भंडारा न. प . हद्दीने ते खात 
S. C . 764 ८ - ब रोड वरील ते चेतन फेब्रीकेशन 
S . T . 288 

समोरून शक्तीनगर चा रस्ता 
ओलांडुन ते म्हाडा गेट 
समोरून रेल्वे क्रॉसींग 
ओलांडुन बहिरंगेश्वर मंदीर 
पर्यंत . 


North From Balaji Nagar, ८ - अ - ना . मा . प्र . ( महिला ) 
___ boundary of M. C . ८ - ब - सर्वसाधारण 

Bhandara to Chetan fab 
rication to Mangalmurti 
Mangal Karyalaya to 
Mhada colony entrance 
to Gautam s house , 
Bahirangeshwar temple . 


पूर्व – बहिरंगेश्वर मंदीर येथील गौतम 

यांचे घरासमोरुन खामतलाव 
यांच्या हद्दीने शितलामाता मंदीर 
समोरील रस्त्याने पाण्याच्या 
टाकीजवळून जेल समोर जेल 
क्वॉर्टर्स पर्यंत ते मिस्कीन 
टॅक येथील टायपिंगचे दुकान 
पर्यंत . 


East - Gautam s house, 

Bahirangeshwar temple 
to Shitala Mata Mandir 
towards the boundary of 
Kham talao to road 
crossing to water tank 
towards Jail quarters to 
Typing institute at 
Miskin tank Square. 


दक्षिण — मिस्कीन टॅक येथील South - Typing institute at 
टायपिंगचे दुकान ते पोदार miskin tank square to 

Podar School to Bikaner 
शाळेसमोरून राजीव गांधी 

Hotel at Rajiv Gandhi Sq . 
चौकातील बिकानेर हॉटेल 

along the Railway line 
समोरून रेल्वे क्रॉसिंग च्या towards North to 
शेजारून रेल्वे क्रॉसिंग 

Mohabansi House to 

Gurudeo Aata Chakki to 
ओलांडुन मोहबंशी यांचे 

Bante to Badwaik to 
घरासमोरून ते गुरुदेव आटा 

Chamat near Kirana 
चक्की ते बांते यांच्या Shop to Wadhai House 
घरासमोरुन बडवाईक यांच्या 

M .C . Boundary (Nala ) 

via Concrete Road . 
धरासमोरुन रस्ता ओलांडुन 
किराणा दुकानाजवळील चामट 
यांचे घरापासुन वाढई ते 
काँक्रेट रस्त्याने न प च्या 
नाल्यापर्यंत . 


पश्चिम – अंबीका नगर येथील 

नाल्याच्या न.प . सिमेपासून 
नाल्या नाल्या शेजारून खात 
रोड वरील बालाजी नगरच्या 
न . प. हद्दीपर्यंत . 


West - M. C . Boundary ( Nala ) 

on Ambika Nagar to 
M .C . Boundary on Balaji 
Nagar via Nala (M . C . 
Boundary.) 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट ३ – चालू 

( ७) 
Total -5859, ९ - अ उत्तर - नाल्यापासून नगरपरिषद हद्दीने North Fromthe Boundary of ९ - अ - ना . मा . प्र . 
S . C. 699 ९ - ब अंबिका नगर येथील नाल्याशेजारील 

Nallah at Ambika Nagar 

gar ९- ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 

towards Bhoyar/Plot to 
S. T. 177 भोयर यांचे घर/ खुला प्लॉट ते 

Samarth to Nandurkar at 
समर्थ ते अंबीका नगर गेटवरील 

Ambika Nagar to Pardhi 
नंदुरकर यांच्या घरापर्यंत ते to Vaidya to Zanzade to 
वैद्य ते झंझाडे ते मेश्राम ते 

Meshram to Mohabansi 
मोहेबंशी याचे घरापासुन सरळ 

to Railway crossing 

Boundary. 
रेल्वे लाईन पर्यंत . 


पूर्व मोहबंशी यांचे घराजवळील रेल्वे 

क्रॉसींग ते दक्षिणेकडे सारडा 
मार्बल ते रस्ता ओलांडुन रेल्वे 
हद्दीने पश्चिमेकडे रेल्वे हद्दीने 
राष्ट्रीय महामार्गावरील एस. टी . 
वर्कशॉप पर्यंत . 


East - Mohabansi s houseRail 

ways crossing Towards 
straight South to Sarda 
Marbles to crossed Rail 
way Line to across Rail 
way line S . T. Workshop 
at NH -6 . 


दक्षिण – राष्ट्रीय महामार्गावरील रेल्वे South _ S. T. workshop at NH- 6 
क्रॉसींग जवळील एस . टी . 

towards West to MSEB 

Office to Vishal enter 
वर्कशॉप पासून पश्चिमेकडे 

prises to Dr. Chole Hos 
रोडने एम.एस.ई.बी . ऑफीस 

pital. 
ते विशाल ईंटरप्राईजेस ते 
डॉ. चोले यांच्या दवाखान्यापर्यंत . 


पश्चिम – राष्ट्रीय महामार्गावरील 

डॉ . चोले हॉस्पीटल पासुन 
उत्तरेकडे डांबर रोड ने खुशी 
लेडीज टेल्लर ते गायत्री हेअर 
सलून रस्ता ओलांडून मिश्रा 
ते युनिक ब्युटीपार्लर ते 
भोजापुर रस्ता ओलांडून 
शेताच्या कडेकडेने भोजापूर 
नाल्यापर्यंत . 


West _ Dr. Chole Hospital on 

NH -6 to Khushi Ladies 
Tailors to Gayatri hair 
Salun to Mishra to 
Unique Beauty Parlour 
to Nala (M .C . Boundary ) 
on Bhojapur Road . 


१० 


१० 


Total-5388 , १०- अ उत्तर – भोजापुर रोडवरील नाल्यापासून North - Nala On Bhojapur १० - अ - अनुसूचित जाती 
S. C. 1421 १० - ब डंबर रोडने ईलेक्ट्रक डीपीजवळून Road to Electric DP via १० - ब - सर्वसाधारण ( महिला) 
S . T . 232 रस्ता ओलांडून कोटांगले ते 

Damber Road to 

Krushna Mandir to 
कृष्ण मंदीर जवळील कच्या 

Samarth to Shriram 
रस्त्याने समर्थ यांचे घरापर्यंत 

Printers to Dhoot cross 
ते श्रीराम प्रिंटर्स ते रस्ता ing the road to Rinku 
ओलांडून ते धुत चे घर ते रिंकु 

Sharma to NH -6 to Hero 

Honda showroom to 
शर्मा ते राष्ट्रीय महामार्ग व 

road crossed to Petrol 
हीरो होंडा शोरूम ते रस्ता 

Pump to Gayatrimarbles 
ओलांडुन पेट्रोल पंप ते पुर्वेकडे to Indralok to Patwari 
गायत्री मार्बल्स ते ईन्द्रलोक 

Bhawan to ZP Square. 
ते पटवारी भवन ते जिल्हा 
परिषद चौकपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


२१ 


(१) 


(२) 


(३) 


परिशिष्ट ३ – चालू 
(४) । 
पर्व जिल्हा परिषद चौक पासन बँक East - Z . P. Square to Bank of 
ऑफ महाराष्ट्र समोरून 

Maharashtra towards 

South to Sathawane s 
दक्षिणेकडे गणेशपुर रोडवरील 

house at Ganeshpur 
श्री . साठवने यांचे घरापर्यंत . 

Road on the Boundary. 


दक्षिण – श्री . साठवणे यांचे घरापासून 

ते न .प . हद्दीने गजभिये ते 
जंगजाडे ते न.प . हद्दीने कावळे 
ते हटेवार ते न.प. हद्दीने नागपूर 
नाक्यापर्यंत . 


South — Sathawane s Gajbhiye 

to Jangode house to 
along with M .C . Bound 
ary Kawale to Hatewar to 
M .C . Boundary towards 
Nagpur Naka . 


पश्चिम - नागपूर नाक्यापासून 

उत्तरे कडे नाल्याच्या 
काठाकाठाने न .प . हद्दीने 
भोजापूर रोडवरील नाल्यापर्यंत . 


West _ Nagpur NakaBoundary 

to M .C . Boundary (Nallah ) 
on Bhojapur Road . 


११ 


११ 


११ अ ना मा प 
११-ब - सर्वसाधारण (महिला) 


Total - 5923, ११ - अ उत्तर – नागपूर नाका रोड वरील रेल्वे 
S . C . 688 ११ - ब क्रॉसींग पासून ( फातीमा मंजील / 
S. T. 334 

डिंपल फर्निचर ) यांच्या कॉम्प्लेक्स 
पासून डांबर रोडने राजीव गांधी 
चौक ते आय. सी . आय . 
ए . टी . एम . ते डांबर रोडने 
मिस्कीन टँक चौक ते पुर्वेकडे 
मुस्लीम लायब्ररी चौकातील 
बजाज कॉम्प्लेक्स पर्यंत . 


North - Railway Crossing 

( Fatim . Manjil /Dimple 
Furniture) on Nagpur 
Naka to Rajiv Gandhi 
Square road to Rajiv 
Gandhi Square to ICICI 
ATM to Miskin Tank 
Square to Bajaj Complex 
on Muslim Library 
Square to East Side. 


पूर्व — मुस्लीम लायब्ररी चौकातील 

बजाज कॉम्प्लेक्स पासून जे . 
एम . पटेल रोडने दक्षिणेकडे 
दे शकर बुक डे पो ते 
बी . डी . सी . सी . बँक ते डांबर 
रोडने त्रिमुर्ती चौकातील राज्य 
महामार्गावरील फॉरेस्ट ऑफीस 
पर्यंत . 


East - Bajaj Complex at Mus 

lim Library Square to 
Deshkar Book Depot to 
BDDC Bank on JMPC 
Road to Forest Office on 
NationalHighway . 


दक्षिण — त्रिमुर्ती चौकातील फॉरेस्ट South Forest Office AT 

ऑफीस पासून राष्ट्रीय Trimuirti Square to Cir 
महामार्गाने पश्चिमेकडे सर्किट 

cuit house to Gautam 

Automobiles to Income 
हाऊस ते जिल्हा परिषद चौक 

Tax Office on NH -6 to 
ते रस्ता ओलांडून पश्चिमेकडे Ranat Bhavan to Rail 
गौतम ऑटोमोबाईल्स ते way Line. 
आयकर विभाग कार्यालय ते 
रनत भवन हॉटेल ते रेल्वे लाईन 
पर्यंत . 


ना.-एक- अ- ६ (१४०९ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


(१) 


(२) 


(३) 


परिशिष्ट ३ - चालू 
(४) ( ५) 
पश्चिम रेल्वे लाईन चे हद्दीने West - Railway Line to Fatima 
उत्तरेकडे फातीमा मंजील/ 

Manzil/Dimple Furniture 

on North side ( Till Rail 
डिंपल फर्निचर पर्यंत ( रेल्वे 

way Crossing ) 
क्रॉसींग पर्यंत ). 


१२ 


१२ 


१२- अ - ना . मा . प्र . ( महिला ) 
१२ - ब - सर्वसाधारण 


Total -5655, १२- अ उत्तर – पायक यांचे घरापासून ते चेतन 
S. C. 193 १२- ब फेब्रीकेशन ते हनुमान मंदीर ते 
S . T. 162 

शर्मा ते पाचवा शाळा ते फाये 
यांच्या घरासमोरून हॅबॅकस 
क्लासेस ते रस्ता ओलांडून 
पातुरकर ते रोकडे ज्वेलर्स ते 
श्रीकृष्ण टॉकीज ( जुनी ) ते 
रस्ता ओलांडून गुर्जर गॅस 
ऐजंसी ते गांधी चौकातील 
उपासराव खोत यांचे 
पाणठेल्या पर्यंत . 


North From Payak House to 

Chetan Fabrication to 
Hanuman Temple to 
Sharma to Pawa School 
to Aabacus Classes to 
Paturkar to Rokade Jew 
ellers to Srikrushna Talk 
ies to Upasrao Pan Shop 
At Gandhi Chowk after 
crossing the Road . 


पूर्व - गांधी चौकातील उपासराव खोत 

यांचा पाणठेला ते भारत 
ऑप्टीकल्स ते नशिने पोहा 
सेंटर ते नाला ओलांडून युनियन 
बँक ए. टी . एम . ते जयस्वाल 
गॅस वेल्डींग दुकानपर्यंत . 


East - Upasrao Pan Shop at 

Gandhi Square to Bharat 
Opticals to Nashine Poha 
Centre to Union Bank 
ATM to Jaiswal Gas 
Welding . 


दक्षिण – जयस्वाल गॅस वेल्डींग South Jaiswal Gas Welding to 
दुकान ते डॉ . काझी यांचे घर 

Dr. Kaji to Heda Gas 

Agency to Dr. Pradip 
ते रस्ता ओलांडून हेडा गॅस 

Anand to Kiran Dhande 
एजन्सी ते डॉ . प्रदीप आनंद to Ahmad Khan to Izaz 
ते किरन धांडे ते अहमद खान 

Khan to Sevak Mens 

Wear. 
ते मजीज अहमद ते इजाज 
खान ते सेवक मेंन्स वेअर 
पर्यंत . 


पश्चिम – सेवक मेन्स वेअर ते 

मुस्लीम लायब्ररी ते मिस्कीन 
टँक चौक येथील भागवत 
चेम्बर्स ते गंगा संकुल ते रस्ता 
ओलांडून जेल क्वॉर्टर्स समोरील 
कुकडे यांचा दवाखाना ते 
सैय्यद शहा दर्गा ते संताजी 
मंगल कार्यालय ते डोकोमो 
रीचार्ज सेंटर ते पान पॅलेस ते 
गुलशन आइस फॅक्टरी ते 
पायक यांचे घरापर्यंत . 


West - Sevak Mens Wear to 

Bhagwat Chambers at 
Miskin Tank Chowk via 
Muslim Library Chowk 
to Kukde Hospital to 
Saiyyad Saha Darga to 
Santaji Marriage hall to 
Dokomo recharge Centre 
to Pan palace to Gulshan 
Ice Factory to Payak 
Home. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६, २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


२३ 


( ६ ) 


( ७) 


( १) 
१३ 


(२) 
१३ 


१३ - अ - ना . मा . प्र . 
१3 - ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 


परिशिष्ट ३ – चालू 
( ३) ( ४) 
Total -5169 , १३ - अ उत्तर — मुस्लीम लायब्ररी चौकातील North - Vijay Mens Tailors ( At 
S . C . 212 १३ - ब दुकान चाळ पासून पूर्वेकडे रस्ता 

Muslim Library Square ) 

to Nazir Ahamad Khan 
S. T. 145 ओलांडून विजय मेंन्स टेलर्स 

to Chotelal Patel to 
पासून उत्तरेकडे नाझीर 

Kausar Madam to Kiran 
अहमद खान ते छोटेलाल पटेल Dhande to SBI ATM . 
ते कौसर मॅडम यांचे घर ते 
किरण धांडे यांच्या घराला 
वळसा घालुन रोड ने मेन रोड 
वरील एस . बी . आय . एटीएम 


पर्यंत . 


पर्व मेन रोड वरील एस . बी . आय . 

एटीएम पासून मेन रोड ने 
दक्षिणेकडे साईकृपा एंटर 
प्राइजेस ते लेदे ज्वेलर्स ते 
अॅड . सक्सेना यांचे घर ते 
टेलीफोन ऑफीस ते पत्रकार 
भवर ते पुढेत्रिमुर्ती चौकापर्यंत 
( डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
यांचा पुतळा) पर्यंत . 


East _ SBIATM on Main Road 

to Saikrupa Enterprises 
to Ledhe Jwellers to 
Adv. Suxena to tele 
phone office to Patrakar 
Bhavan to Trimuirti 
Square (Dr. Babasaheb 
Ambedkar Statue) . 


दक्षिण – त्रिमुर्ती चौक ( डॉ . बाबासाहेब South _ Trimuirti Square 
आंबेडकर यांचा पुतळा ) 

(Dr. Babasaheb Ambedkar 

Statue) 
पश्चिम — त्रिमुर्ती चौक ( डॉ . West Trimuirti Square ( Dr. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांचा Babasaheb Ambedkar 

Statue ) to Forest Quar 
पुतळा) पासून जे. एम . पटेल 

ters on J.M . Patel College 
कॉलेज रोडने उत्तरेकडे 

road to R. R. Colony to 
फॉरेस्ट ऑफीस च्या LaxmiMarriage hall to 
अधिका -यांचा क्वार्टर्स ते आर . Commercial Shop at 
आर. कॉलनी ते लक्ष्मी सभागृह 

Muslim Library Square. 
ते पुढे मुस्लीम लायब्ररी 
चौकातील दुकान चाळ पर्यंत . 


___ १४ 


१४ 


Total -5010, १४ - अ उत्तर मेन रोडवरील बावनकर पॅथोलॉजी 
S. C. 567 १४- ब च्या गल्लीजवळील सुर्या हॉल 
S . T. 971 

पासून राधाकृष्ण मंदीर ते 
चंद्रकांत नागपुरे यांचे घर ते 
बजाज प्राथमिक शाळा ते 
किरण हेडाऊ ते मिरची कांडप 
पर्यंत . 


North - Surya Hall Near १४-( अ ) अनुसूचीत जमाती 
Bawankar Pathology on 

logy on ( महिला). 
Main Road to 

___ १४ - ब - सर्वसाधारण . 
Radhakrushna Mandir 
to Chandrakant Nagpure 
to Bajaj Primary School 
to Kiran Hedau to Mirchi 
Kandap . 


पूर्व - चांदणी चौकातील मिरची East - Mirchi Kandap at 

कांडपासून दक्षिणेकडे रोड ने Chandani Chowk to 
भुरे मंडप डेकोरेशन ते चांदेवार 

Bhure Mandap to 

Chandewar to Naresh 
ते नरेश डहारे ते कुरंजेकर ते 

Dahare to Hanuman 
रस्ता ओलांडून हनुमान मंदीर 

Mandir on South to 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट ३ — चालू 


ते पुर्वे क डे सामान्य 
रूग्णालयाची भिंत ते 
दक्षिणेकडे सामान्य रूग्णालय 
चौकापर्यंत 


General Hospital Wall 
compound to General 
Hospital Square. 


दक्षिण सामान्य रूग्णालय चौकातुन South - General Hospital 
पश्चिमेकडे पोस्ट ऑफीस च्या 

Square to Veterinary 

Hospital on Post Office 
रोडने पशुचिकित्सालय ते 

road to Ganpat Egg 
रोडने हनुमान मंदीराच्या समोर Centre to Police Chauky 

on main Road . 
ते गणपत अंडेवाला सेंटर 
पासून मेन रोड वरील पोलीस 
चौकीपर्यंत . 


पश्चिम – पोलीस चौकीपासून मेन West - Police Chauky to 
रोड उत्तरेकडे बिकानेर हॉटेल 

Bikaner hotel to Gabhane 

book depot to J.K . Plaza 
ते रस्ता ओलांडून गभणे बुक 

to Bank of Maharashtra 
डेपो ते जे. के. प्लाझा ते बँक 

to Tukdoji Temple to 
ऑफ महाराष्ट्र ते तुकडोजी Dalal Complex to Surya 
पुतळा ते दलाल कॉम्प्लेक्स 

Hall near Bawankar Pa 

thology . 
ते पुढे बावनकर पॅथॉलाजी 
गल्लीतील सुर्याहॉल पर्यंत . 


१५ 


१५ 


Total -5913, १५ - अ उत्तर सामान्य रुग्णालय ते महिला North _ Buddha Vihar near १५ -( 

सामान्य रुग्णालय त माहला North - Buddha Vihar near १५ - ( अ ) अनुसूचीत जाती 
S. C. 2681 १५- ब समाज शाळा डांबर रोडवरील 

SamajMandiron Mahila ( महिला ). 
S . T . 383 लहान बुद्धविहारा जवळील 

Samaj Road (Opposite 

१५- ब - सर्वसाधारण . 

Nisha School) to 
समाज मंदीर (निशा शाळा 

Ajay Meshram to 
समोरील)पासुन पूर्वेकडे अजय 

Ramteke building to 
मेश्राम ते रामटेके बिल्डींग ते Arun burde to Gajbhiye 
श्यामकुवर ते अरुण बुरडे ते after crossing the Road 
रस्ता ओलांडून गजभिये ते मुन्ना 

to Munna Parate to 

Ashok Gajbhiye to 
पराते ते अशोक गजभिये ते 

Gyaneshwar Sahare on 
ग्यानेश्वर शहारे ( न . प . 

M . C . Boundary Area . 
हद्दीपर्यंत ). 


पूर्व – ग्यानेश्वर शहारे ( न . प . East - Gyaneshwar Sahare to 

हद्दीवरील) ते नगरपरिषद Khobragade on south 
हद्दीने दक्षिणेकडे खोब्रागडे 

via Gyaneshwar Sahare 

on M . C . Boundary Area . 
यांच्या घरापर्यंत . 


दक्षिण - नगरपरिषद हद्दीवरील South - Khobragade to 
खोब्रागडे यांच्या घरापासुन 

Sakharkar on west to 

Raut to Prachi Kirana 
पश्चिमेकडे साखरकर यांचे 

Shop to Kuranjekar 
घर, राऊत यांचे घर ते प्राची 

House. 
किराणा ते रस्ता ओलांडून 
कुरंजेकर यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१६/ श्रावण २५ , शके १९३८ 


२५ 


(१) 


(२) 


(३) 


परिशिष्ट ३ – चालू 
(४) । 
पश्चिम – कुरंजेकर यांच्या घरापासून । 

____ West - Kuranjekar House to 
उत्तरेकडे आगलावे यांचे घर 

Aaglave on North side 

to Chandewar to 
ते चांदेवार यांचे घर ते 

Sakharkar to M . C . 
साखर कर किराणा ते 

Quarters to Yogesh 
नगरपरिषद क्वार्टर्स ते चांदणी Hedau to Katakwar to 
चौक ते रस्ता ओलांडून ते Ajay Meshram crossing 
योगेश हेडाऊ चे घर ते 

the Nisha Vidyalaya . 
कटकवार ते निमजे ते निशा 
विद्यालयाच्या उजव्या बाजूने 
सामान्य रुग्णालयाकडे 
जाणा - या रोडला ओलांडून 
अजय मेश्राम यांच्या घरापर्यंत . 


१६ - अ - अनुसूचीत जाती 

( महिला) . 
,१६- ब - सर्वसाधारण. 


North _ Zilha Parishad Wall 

Compound to National 
Highway No. 6 on East 
to District Court to 
Revenue Canteen to 
Trimurtee square in 
Panchayat Samiti to 
Stadium to ST Stand to 
Canara Bank to Post 
Office to BSNL on East 
to General Hospital to 
Hanuman Temple to 
Hatwar to Gabhane to 
M. C . Boundary . 


East - M . C . Boundary to 

M . C . Pump House on 
River Bank on South . 


१६ १६ Total -5157, १६- अ उत्तर जिल्हा परिषद इमारतीचे वॉल 

S. C. 1255 १६- ब कम्पाऊंड पासुन पुर्वेकडे महा 
S . T. 389 

मार्गाने जिल्हा न्यायालय ते 
महसूल कँटीन ते त्रिमुर्ती चौक 
ते पंचायत समिती कार्यालय 
ते स्टेडीयम ते एस . टी . स्टॅन्ड 
ते कॅनरा बँक ते पोस्ट ऑफीस 
पासुन पुर्वेकडे बी . एस .एन. एल . 
ते सामान्य रुग्णालय ते 
उत्तरेकडे सामान्य रुग्णालय 
ची कुंपन भिंत ते हनुमान मंदीर 
ते रस्ता ओलांडून हटवार चे 
घर ते गभणे वाडी ते नगर 

परिषद हद्दी पर्यंत . 
पूर्व नगरपरिषद हद्दीने दक्षिणेकडे 

नदीकाठाने नगरपरिषद चे पंप 

हाऊस पर्यंत . 
दक्षिण – नगरपरिषद पंप हाऊस ते 

रस्ता ओलांडून सोनवने ते 
गिलेकर यांचे घर ते साई मंदिर 
ते स्मशानभूमी ते ऑफीसर 
क्लब ते मागील बाजूने ते 
पोलीस स्टेशन वसाहत ते 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र ते 
तलावापर्यंत ते अखिल 

सभागृहापर्यंत . 
पश्चिम - अखिल सभागृह ते 

उत्तरेकडे सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग ते डांबर रोड ने जिल्हा 
परिषद वाल कंपाऊड ते 

राष्ट्रीय महामार्गापर्यंत . 
भंडारा : 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ . 
ना .- एक - अ- ७ ( १४०९ ). 


South _ M. C . Pump House 

to Sonwane to Gilekar to 
Sai Temple to Smashan 
bhoomito Office Club to 
Police Trianing Centre 
on back side to Akhil 
Marriage Hall viz. Ponds . 


West - Akhil Marriage Hall to 

Public Work Department 
toZilha Parishad Wall 
Compound to National 
Highway No. 6 . 


डॉ . अभिजीत चौधरी, 
जिल्हाधिकारी भंडारा. 


२६ 


__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . ९८ 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नपा- २०१६/ प्र . क्र . १० / का - ६ , दिनांक १५ जून , २०१६ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० च्या ) 
कलम १०, पोट - कलम ( १ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पवनी नगर परिषद जितक्या 
प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्या व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्य प्रभागामध्ये अनुसूचीत जाती , अनुसूचीत जमाती व 
नागरीकांचा मागासप्रवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियासाठी ( अनुसूचीत जाती , अनुसूचीत जमाती व 
नागरीकांचा मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १२- अका-२ - नपाप्र - कावि - ६३२- २०१६, दिनांक 
२७ जून , २०१६ च्या पत्राच्या अनुषंगाने प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र अधिनियम , ( ४० ) च्या कलम १० पोट -कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या 
पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाश्यांना माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार 
करून मी . डॉ . अभिजीत चौधरी,जिल्हाधिकारी, भंडारा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या१२- अका- २- नपाप्र - कावि- ८०७- २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम ९ पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांनी केलेल्या क्र . एमयुएन १९ (३)-सिआर- ६- २०१६, दिनांक 
१३ मे , २०१६ च्या आदेशान्वये त्यांनी पवनी नगर परिषदेच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचीत जाती, 
अनुसूचीत जमाती , नागरीकांचा मागासप्रवर्ग यांच्या राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचीत जाती , अनुसूचीत जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग स्त्रियांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या . 

. . . . १७ 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
( ३) सर्वसाधारण ( अनुक्रमांक १ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक २ समोरिल नमूद केलेल्या जागा . . 
( ४) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचीत जाती , अनुसूचीत जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्य 

जागा धरून ) 
( ५) उपरोक्त क्रमांक ( ४) पैकी वरील क्रमांक ( २) अ, ब, क येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 
व नागरीकांचा मागास वर्गीयांच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 

. . . . ०२ 
( ब) अनुसूचित जमाती 

. . . . ०१ 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 

.. . . . ०३ 
( ६) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा मधुन राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक ४ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ५ समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 

त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप- २०१६-प्र .क्र . १०- का -६, दिनांक 
१५ जून , २०१६ व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोट -कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे उक्त पवनी नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रमाणात विभागण्यात येईल 
त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


२७ 


जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभाग 
क्रमांक 


( ४ ) 


___ (१) 

१ 


पवनी नगर परिषद , सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ , प्रभाग निहाय लोकसंख्या, प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 
प्रभागाचे नाव प्रभागाची एकूण जागा 

_ प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
असल्यास लोकसंख्या अनु . जातीची क्रमांक 

( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
लोकसंख्या, अनु . 

जसे अनु . जाती/ अनु . जमाती 
जमातीची लोकसंख्या 

नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 

स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती / 
अनु . जमाती/ नागरिकांचा मागास 

वर्ग स्त्रियांसाठी धरुन) 
(२) (३) 
. . २८९६ 

१ ( अ ) उत्तर .- जुना खसरा नं . २१७ चा कोपरा ते नगरपरिषद १ ( अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
अ . जा .- ७२ 

सिमा/ वैनगंगा नदी किना-याने पूर्वेला घोडेघाट (महिला ) 
अ . ज .- ७४ 

१ ( ब ) येथील जुना गट नं . ३४३ चा पूर्व कोपरा . १ ( ब) सर्वसाधारण 
पूर्व.- घोडेघाट वार्ड नदी किनारा जवळील जुना खसरा 

नं . ३४३ चा पूर्व भाग ते दक्षिणेला जुना घोडेघाट 
रोडने श्री . लक्ष्मण काटेखायेचे घराचा पूर्व 

दक्षिण कोपरा . 
दक्षिण .- लक्ष्मण काटेखायेचे घराचा पूर्व- दक्षिण कोपरा 

ते पश्चिमेला श्री . नारायण निखारेचे घराचा 
पश्चिम - दक्षिण कोपरा ते उत्तरे ला 
श्री . चामोशिकरचे घराचा उत्तर-पूर्व कोपरा , 
महादेव मंदीर ते पश्चिमेला श्री . तुळानकर गल्लीने 
श्री . मस्केचे घराजवळील हनुमान मंदीर ते 
उत्तरेला टेंभे स्वामी मंदीर परीसर ते 
श्री . चिंचळकर गल्लीने पश्चिमेला दिक्षीत चौक 
ते दक्षिणेला मुख्य रस्त्याने श्री . राजनकरचे 
घराची उत्तर सीमा ते श्री . रोहनकर गल्लीने 
पूर्वेला श्री . मनोहर इनकने चे घराचा उत्तर - पूर्व 
कोपरा ते दक्षिणेला मुख्य रस्त्याने डॉ . लेपसे 
चौक ते श्री . गायकवाडचे घराचा पूर्व- दक्षिण 
कोपरा ते पश्चिमेला श्री . नरेश पिंपळकर ते 
उत्तरेला श्री . रामचंद्र बानाईत ते मश्जिद चे 
वाडीचे सिमेने छोटी मश्जिद ची उत्तर सीमा 
ते काँक्रीट रस्त्याने श्री . कोटीयाचे घराजवळील 
महादेव मंदीराची पश्चिम - उत्तर कोपरा ते पूर्वेला 
श्री . विनोद जिभकाटे ते श्री . गडपायले ते उत्तरेला 
श्री . राज बावनकरचा पूर्व- उत्तर कोपरा ते 
पश्चिमेला हनुमान मंदीर ते वडाचे झाड / 
श्री . तलमले गुरूजीचे घर ते बगीचा रस्त्याने 
पश्चिमेला राज्य महामार्ग ते जुना खसरा 

नं . २५८ चा दक्षिण - पश्चिम कोपरा . 
पश्चिम .- राज्य महामार्गाजवळील जुना खसरा नं . २५८ 

चा पश्चिम - दक्षिण कोपरा ते उत्तरेला नगर 
परिषद सीमेने वैनगंगा नदी किना-यावरील जुना 
खसरा नं . २१७ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा . 


सरा 


२८ 


___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


२५४६ 
अ . जा .- ९२ 
अ . ज .- ९८ 


अनुसूची - चालू 

( ५) 
२ ( अ ) उत्तर .- वैनगंगा नदी किना- यावरील घोडेघाट जवळील २ ( अ ) नागरिकांचा मागासवर्ग 

जुना खसरा नं . ३४३ चा पुर्व भाग/ जुना B. & C . प्रवर्ग ( महिला ) 
२ ( ब ) 

रोड ते वैनगंगा नदी किना- याने / नगर परिषद २ (ब ) सर्वसाधारण 
सिमेने पुर्वेला स्मशान भूमीमध्ये नाला ( गट 

नं . ४१७ चा पुर्व- उत्तर कोपरा) . 
पूर्व.- वैनगंगा नदी/ नाल्याचा जुना खसरा नं . ४१७ चा 

पुर्व- उत्तर कोपरा ते नगर परिषद सिमेने व 
नाल्याचेसिमेने दक्षिणेला जुना खसरा नं . ४१३ 

चा पुर्व- दक्षिण कोपरा. 
दक्षिण .- नगर परिषद सिमेजवळील जुना खसरा 

नं . ४१३ चा पुर्व- दक्षिण कोपरा ते नाल्याचे 
सिमेने पश्चिमेला जुना खसरा नं . ४११ ची 
दक्षिण बाजु ते पश्चिमेला काचर चौकपर्यंत ते 
मुख्य रस्त्याने वैजेश्वर द्वार ते गरुड खांब रस्त्याने 
श्री . दहिवले चे घराचा पश्चिम - दक्षिण कोपरा 

( गरुड खांब ). 
पश्चिम .- गरुड खांब चौक / दहिवलेचे घर ते उत्तरेला 

श्री . विनायक भजे यांचे घराचा पुर्व- दक्षिण कोपरा 
ते पश्चिमेला श्री . रोहनकर गल्लीने विठ्ठल 
रुखमाई मंदीरचा दक्षिण - पश्चिम कोपरा ते 
उत्तरेला मुख्य रस्त्याने दिक्षीत चौक ते पुर्वेला 
श्री . चिंचळकर गल्लीने टेंभे स्वामी मंदीरचे 
आवाराचा पुर्व- दक्षिण कोपरा ते दक्षिणेला श्री . 
मस्के यांचे घराजवळील हनुमान मंदीर ते पुर्वेला 
श्री . तुळानकर गल्लीने श्री . चामोशिकर 
यांचे घराचा पुर्व- उत्तर कोपरा ते दक्षिणेला 
श्री . नारायण निखारेचे घराचा पश्चिम -दक्षिण 
कोपरा ते पुर्वेला श्री . लक्ष्मण काटेखायेचे घराचा 
दक्षिण- पुर्व कोपरा ते जुना B. & C. रोडने 
घोडेघाट / वैनगंगा नदीपर्यंत ( जुना खसरा 
नं . ३४३ चा पुर्व भाग ). 


سه 


२८४८ 
अ . जा .- ५२३ 
अ. ज .- २२१ 


३ ( अ ) उत्तर .- गरुड खांब समोरील श्रीमती मिराबाई शेन्डेचे ३ ( अ ) अनुसूचित जमाती 

घर ते पुर्वेला वैजेश्वर मंदीर रस्त्याने वैजेश्वर ( महिला ) 
३ ( ब ) 

द्वार ते कचार पुरा चौक ते श्री . पंढरी पोटफोडे ३ ( ब ) सर्वसाधारण 
ते पुर्वेला नाल्याचे सिमेने नगर परिषद 

सिमेवरील जुना खसरा नं . ४२० चा पुर्व कोपरा . 
पूर्व.- नगर परिषद सिमेवरील जुना खसरा नं . ४२० 

चा पुर्व - उत्तर कोपरा ते दक्षिणेला खसरा 
नं . ४२१ चे सिमेने खसरा नं . ४२१ चा पुर्व 

दक्षिण कोपरा . 
दक्षिण .- जुना खसरा नं . ४२१ चा पुर्व- दक्षिण कोपरा ते 

पश्चिमेला टेकडी ओलांडून घोबी तलाव मारुती 
मंदिर समोरील सभामंडपचा उत्तर भाग ते काँक्रीट 
रस्त्याने पश्चिमेला पंचायत समिती परिसराचा 
दक्षिण- पश्चिम कोपरा ते दक्षिणेला गोंडपुरा 
स्वच्छता गृहाचा पुर्व- दक्षिणेला श्री . जिभकाटेचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


२० 


अनुसूची - चालू 


आवार ते दक्षिणेला श्री . रमेश बिसने यांचे 
घराची पश्चिम बाजू ते पश्चिमेला बारईपुरा 
रस्त्याने श्री . कोल्हेचे घराचा पश्चिम - दक्षिण 

कोपरा ( कल्पना रेडीओचा पश्चिम - उत्तर बाजु) . 
पश्चिम .-मुख्य रस्त्यावरील श्री . कोल्हेचे घर ते सक्सेना 

शाळा रस्त्याने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक 
ते उत्तरेला मुख्य रस्त्याने शासकीय दवाखाना/ 
न . प. लालबहादुर शास्त्री प्राथमिक शाळा ते 
डॉ . लेपसे चौक ते श्रीमती मिराबाई शेन्डेचे 
घराचा पश्चिम- उत्तर कोपरा . 


३६३९ 
अ . जा .- ७८१ 
अ . ज .- २५८ 


४ ( ब ) 


४ ( अ ) उत्तर .- खापरी रोड नगर परिषद सिमेवरील जुना ४ ( अ ) अनुसूचीत जाती ( महिला ) 

खसरा नं . २८३ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा ते ४ ( ब ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
४ ( क ) पुर्वेला राज्य महामार्ग ते बगीचा रोड वडाचे प्रवर्ग (महिला ) 

झाड / श्री . तलमले गुरुजीचे घराची पुर्व सिमा ४ ( क ) सर्वसाधारण 
ते उत्तर- पूर्व दिशेने श्री . थेरे गल्लीने श्री . राज 

बावनकरचे घराचा उत्तर- पुर्व कोपरा . 
पूर्व:- श्री . राज बावनकरचे घराचा उत्तर -पूर्व कोपरा 

ते दक्षिणेला श्री . गडपायलेचे घराचा पुर्व- दक्षिण 
कोपरा ते बगीचा रोडने पश्चिमेला श्री . विनोद 
जिभकाटेचे घराची उत्तर सिमा ते महादेव मंदीर 
उत्तर- पश्चिम कोपरा ते दक्षिणेला छोटी मश्जिद 
रस्त्याने श्री .विलास पवारचे घराचा उत्तर- पुर्व 
कोपरा ते दक्षिणेला श्री . नरेश पिंपळकरचे घराचा 
पश्चिम - दक्षिण कोपरा ते पुर्वेला श्री . मुकेश 
बावनकरचे घराचा उत्तर- पुर्व कोपरा ते दक्षिणेला 
मुख्य रस्त्याने नगर परिषद कार्यालय ते पोलीस 
स्टेशन समोरुन डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतला 

चौकापर्यंत . 
दक्षिण .- डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक ते 

श्री . गजभियेचे घर पश्चिमेला गणेश टॉकीजचा 
पुर्व भाग ते टॉकीज रस्त्याने मुख्य रस्त्यापर्यंत 
टॉकीजचा पश्चिम - उत्तर कोपरा ते मुख्य रस्त्याने 
गांधी चौक / श्री . रेवतकर हॉटेल ते गेटमधून 
मुख्य रस्त्याने पश्चिमेला श्री . श्रीराम देशमुख 

आटाचक्की पश्चिम- दक्षिण भाग . 
पश्चिम .- श्री . श्रीराम देशमुख आटाचक्कीचा दक्षिण-पश्चिम 

कोपरा ते उत्तरेला श्री . बटराखाये कांडप ते 
पश्चिमेला श्री . शेटे गल्ली ते उत्तरेला नगर 
परिषद सिमेपर्यंत / जुना गट नं . २८६ ची पश्चिम 
बाजु ते उत्तरेला नगर परिषद सिमेने खापरी 
रोडवरील जुना खसरा नं . २८३ चा पश्चिम 
उत्तर कोपरा . 


ना -एक- अ- ८ ( १४०९ ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


___ (१) 


(२) 


(३) 


२७७६ 
अ . जा .- ११७ 
अ . ज .- ६६ 


अनुसूची - चालू 
(४) 
५ ( अ ) उत्तर .- ताराबाई बगीचा जवळील जुना गट क्र . १३७ ५ ( अ) नागरिकांचा मागासवर्ग 

ची दक्षिण बाजु ते पुर्वेला नगर परिषद सिमेने प्रवर्ग 
५ ( ब) जुना गट क्र . १५१ चा उत्तर- पुर्व कोपरा . ५ ( ब ) सर्वसाधारण ( महिला ) 
पूर्व.- जुना गट क्र . १५१ चा उत्तर- पुर्व कोपरा ते 

दक्षिणेला श्री . दिलावर शेख ते दक्षिणेला 
श्री . शेटे गल्लीने श्री . बटराखाये गल्लीपर्यंत ते 
पुर्वेला बटराखाये कांडप मशिनचा दक्षिण भाग 
ते रस्त्याने दक्षिणेला श्री . श्रीराम देशमुख आटा 

चक्कीचा पश्चिम - दक्षिण कोपरा . 
दक्षिण.- श्री . श्रीराम देशमुख आटा चक्कीचा पश्चिम 

दक्षिण कोपरा ते पश्चिमेला मुख्य रस्त्याने श्रीमती 
देवका तलमले चे घराचा उत्तर- पुर्व कोपरा ते 
दक्षिणेला ढिवर पुरा रस्त्याने श्री . गि - हेपुंजेचे 
घराचा पुर्व- दक्षिण कोपरा ते पश्चिमेला रस्त्याने 
शिवगोटा चौक ते दक्षिणेला खु-हाडा तलाव 
रस्त्याने गट क्र . ५१६ ची पश्चिम सिमा ते 
पश्चिमेला नगर परिषद सिमेने जुना गट 

क्र . ९० चा पश्चिम - दक्षिण कोपरा. 
पश्चिम .- जुना गट क्र . ९० चा पश्चिम - दक्षिण कोपरा ते 

नगर परिषद सिमेने उत्तरेला ताराबाई बगीचा 
जवळील गट क्र . १३७ ची दक्षिण सिमा (निमगाव 
रस्ता) . 


२८२४ 


अ . जा .- ४३९ 
अ . ज .- ४६ 


६ ( अ ) उत्तर .- श्री . हरबा वंजारी चे घराचा पश्चिम - उत्तर ६ ( अ) नागरिकांचा मागासवर्ग 

कोपरा ते श्री . गि - हेपुंजे गल्लीने हनुमान मंदिर प्रवर्ग 
६ ( ब ) 

ते ढिवर पुरा गल्लीने उत्तरेला श्रीमती देवकाबाई ६ ( ब ) सर्वसाधारण ( महिला ) 
तलमले यांचे घराचा उत्तर-पुर्व कोपरा ते बेलघाटा 
मुख्य रस्त्याने पुर्वेला श्री . गोन्नाडे कॉम्पलेक्स ते 
इंदिरा गांधी चौक ते गेट मधून गांधी पुतळा 
परिसर ते उत्तरेला नगरपरिषद कार्यालय 
रस्त्याने गणेश टॉकीजचा पश्चिम - उत्तर कोपरा 
ते टॉकीज मागील रस्त्याने श्री . गणपत मेश्राम 

गुरूजी ते पुर्वेला डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक . 
पूर्व.- डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते दक्षिणेला 

मुख्य रस्त्याने लांबट चौक येथील लांबटचे 
घराचा पुर्व- दक्षिण कोपरा ते पश्चिमेला गेट 
रस्त्याने किसान दुग्ध डेअरी ते श्री . गजानन 
बोरकरचे घराचा उत्तर-पश्चिम कोपरा ते पुर्व 
दक्षिण रस्त्याने श्री . उपास वैद्य ते श्री . भांदक्कर 
ते दक्षिणेला श्री . कुर्बेकर ( नगर परिषद 
सार्वजनिक विहीर ) ते बालसमुद्र तलाव रस्त्याने 
तलावाचे मधून जुना गट नं . ५४७ ची पश्चिम 
सिमेने नगर परिषद सिमेवरील जुना गट 
क्र . ५७९ चा पुर्व- दक्षिण कोपरा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


39 


(१) 


(२) 


(३) 


७ 


. . 


२७०९ 
अ. जा .- ६९५ 
अ . ज .- ११४ 


अनुसूची - चालू 
(४) 
दक्षिण :- जुना गट नं . ५७९ चा पुर्व- दक्षिण कोपरा ते 

नगर परिषद सिमेने पश्चिमेला तहसिल गोडावून 
ते M.S . E. B. वसाहतीचे दक्षिण सिमा ते 
सबस्टेशनची दक्षिण सिमा ते पश्चिमेला जुना 
गट क्र . ५२१ ( खु- हाडा तलावाची पाळ) च्या 
दक्षिण सिमेने गट क्र . ५२१ चा दक्षिण - पश्चिम 

कोपरा. 
पश्चिम .- खु-हाडा तलाव पाळ / गट क्र . ५२१ चा पश्चिम 

दक्षिण कोपरा ते नगर परिषद सिमेने खु - हाडा 
तलावाच्या पाळीने उत्तरेला गट क्र . ५१६ ची 
पश्चिम सिमा ते शिवगोटा चौकातील श्री . हरबा 

वंजारीचे घराचा उत्तर - पश्चिम कोपरा. 
७ ( अ ) उत्तर .- पंचायत समिती परिसराचा पश्चिम - दक्षिण ७ ( अ ) अनुसूचीत जाती 

कोपरा ते धोबी तलाव मारुती मंदीर रस्त्याने ७ ( ब ) सर्वसाधारण ( महिला ) 
७ ( ब ) जुना गट क्र . ३९३ ची उत्तर सिमा ते पुर्व 

उत्तर दिशेने नगर परिषद सिमेवरील जुना गट 

क्र . २२ चा उत्तर- पुर्व कोपरा . 
पूर्व. जुना गट नं . २२ चा उत्तर- पुर्व कोपरा ते दक्षिणेला 

नगर परिषद सिमेने गट क्र . ४२६ ची पुर्व सिमा 
ते गट क्र . ४३३ ची पुर्व सिमा ते गट क्र . ४३४ 
ची उत्तर व पुर्व सिमेने कोदुर्ली रस्त्यापर्यंत ते 
दक्षिणेला जुना गट क्र . १९८ चा पुर्व- दक्षिण 

कोपरा. 
दक्षिण .- नगर परिषद सिमेवरील कोदुर्ली रोड जवळील 

जुना गट क्र . १९८ चा पुर्व- दक्षिण कोपरा ते 
पश्चिमेला गट क्र . १९५ दक्षिण सिमा ते 
टेकडीचा गट क्र . ४३७ ची पुर्व सिमा ते वळुन 
दक्षिण सिमेने दक्षिणेला मंगळवारी वार्डातील 
श्री . संपत रामटेकेचे घराचा पुर्व- दक्षिण कोपरा 
ते बुरड पुरा रस्त्याने पश्चिमेला कन्हाळगाव 
मुख्य रस्त्यापर्यंत उत्तरेला टेकडीपर्यंत ते गट 
क्र . ४४६/ ४४४ चे दक्षिण सिमेने जुना गट 
क्र . ४४४ चे दक्षिण- पुर्व कोपरा ते उत्तरेला गट 
क्र . ४४५/ ४४९/ ४५० चे पुर्व सिमेने चंडीका मंदीर 
रस्त्यावरील श्री . मनोहर बन्सोडचे घराचा पुर्व 
उत्तर कोपरा ते पश्चिमेला मुख्य रस्त्याने आझाद 
चौक ते लाबंट चौक येथील श्री . शिंदे यांचे 

घराचा पश्चिम - दक्षिण कोपरा . 
पश्चिम .- श्री . लांबट चौक येथील श्री . शिंदे यांचे घराचा 

पश्चिम -दक्षिण कोपरा ते उत्तरेला नगर परिषद 
सक्सेना प्राथमिक शाळा रस्त्याने बारई पुरा 
गल्लीतील कल्पना रेडीओजचा पश्चिम - उत्तर 
कोपरा ते बारई पुरा रस्त्याने पुर्वेला श्री . रमेश 
बिसने यांचे घराची पश्चिम सिमा ते उत्तरेला 
गोंड पुरा रस्त्याने श्री . आसाई कबाडी दुकान 
ते उत्तरेला मुख्य रस्त्याने पंचायत समिती 
आवाराचे पश्चिम - दक्षिण सिमेपर्यंत ( धोबी तलाव 
मारुती मंदीर रस्त्यापर्यंत ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


___ (१) 


(२) 


( ५ ) 


(३) 
२५८३ 
अ . जा .-९५५ 
अ . ज .- ३० 


अनुसूची - चालू 
(४) 
८ ( अ ) उत्तर .- मुख्य रस्त्यावरील श्री . गजानन बोरकरचे घराचा ८ ( अ) अनुसूचीत जाती 

पश्चिम - उत्तर कोपरा ते चंडीका मंदीर रस्त्याने ( महिला ) 
८ ( ब ) लांबट चौक ते आझाद चौक ते श्री . मनोहर ८ ( ब ) सर्वसाधारण 

बन्सोड यांचे घराचा उत्तर- पूर्व कोपरा ते 
दक्षिणेला जुना गट क्र . ४५०/ ४४९/ ४४५ चे 
पुर्वसिमेने गट क्र . ४४४ चे पुर्व- दक्षिण कोपरा 
ते पश्चिमेला टेकडीच्या सिमेने आझाद चौक 
मुख्य रस्त्यावरील गट क्र . ४४६ ची दक्षिण 
बाजू ते दक्षिणेला बुरड पुरा रस्त्यापर्यंत ते 
पुर्वेला बुरड पुरा रस्त्याने श्री . संपत रामटेकेचे 
घराचा दक्षिण - पुर्व कोपरा श्री . नंदागवळी यांचे 
घराची पश्चिम - दक्षिण सिमा ते उत्तरेला टेकडी 
पर्यंत ते टेकडीच्या सिमेने गट क्र . ३३९ चा 

पश्चिम - उत्तर कोपरा . 
पूर्व.- जुना गट क्र . ३३९ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा ते 

दक्षिणेला नगर परिषद सिमेने जुना गट क्र . 
३२७ चा पश्चिम- उत्तर कोपरा ते पुर्वेला नगर 
परिषद सिमेने गट क्र . ३२७ चा उत्तर - पुर्व 
कोपरा ते दक्षिणेला नगर परिषद सिमेने जुना 

गट क्र . १७३ चा पुर्व- उत्तर कोपरा . 
दक्षिण .- जुना गट क्र . १७३ चा पुर्व- उत्तर कोपरा ते 

पश्चिमेला नगर परिषद सिमेने कन्हाळगाव मुख्य 
रस्ता ते अषित प्राथमिक शाळा उत्तर-पुर्व कोपरा 
ते तहसिल कार्यालय रस्त्याने नगर परिषद 

सिमेने जुना गट क्र . ५७९ चा पुर्व कोपरा . 
पश्चिम .- जुना गट क्र . ५७९ चा पुर्व कोपरा तहसिल 

कार्यालय रस्ता ते उत्तरेला गट क्र . ५४७ च्या 
पश्चिम सिमेने बालसमुद्र तळ्यातून उत्तरेला 
श्री . शरद खापर्डे ते श्री . तुळसकर ते 
श्री . भांदक्करची पुर्व सिमा ते श्री . उपास वैद्य 
यांचे घराची पुर्व- उत्तर सिमा ते श्री . कावळे 
यांचे घराची दक्षिण सिमा ते मुख्य रस्त्यावरील 
श्री . गजानन बोरकरचे घराचा पश्चिम - उत्तर 
कोपरा. 


भंडारा : 
दिनांक ११ ऑगस्ट , २०१६ . 


डॉ . अभिजीत चौधरी, 
जिल्हाधिकारी , 

भंडारा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


AN BEVERNMENGO PRESS, ENTLERINES,GATPUR-ALE 


